शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार 
सुधारित नियमावली. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक : शिछपु २०१८/प्र.क्र.१२७/क्रीयुसे २, दिनांक २४.०१.२०२० 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्यातील नामवंत सर्वोत्कृष्ट क्रीडापटूंना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याची 
योजना सन १९६९-७० पासून आणि राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नाव उज्ज्वल करणारे खेळाडू 
घडविण्याऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकांना उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार देण्याची योजना सन १९८८-८९ पासून 
शासनाने अंमलात आणली आहे. तसेच ज्येष्ठ क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक, संघटक-कार्यकर्ते व क्रीडा क्षेत्राशी 
संबंधित अशा ज्या व्यक्‍तीनी क्रीडा क्षेत्रासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावून आपले जीवन क्रीडा विकासासाठी 
व्यतित केले आहे, अशा जेष्ठ क्रीडा महर्षींचा गौरव करण्यासाठी सन २००१-०२ पासून महाराष्ट्र शासनाने 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार देण्याची योजना अंमलात आणली आहे. 
२. शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, शिवछत्रपती 
राज्य क्रीडा पुरस्कार ( खेळाडू, संघटक/कार्यकर्ते ), एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार, साहसी क्रीडा पुरस्कार व 
जिजामाता क्रीडा पुरस्कार या पुरस्कारांची नियमावळीत सुधारणा करण्यासाठी दि. ०१.०८.२०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये श्री. धनराज पिल्ले, पद्मश्री पुरस्कारार्थी यांच्या अध्यक्षतेखाळी अन्य १५ सदस्यांची समिती 
गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने शासनास सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन 
दि.२४.०१.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार नियमावलीत 
सुधारणा करण्यात आलेली आहे. सन २०१८-१९ वर्षातील शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी प्राप्त 
झालेल्या प्रस्तावांची प्राथमिक पडताळणी करताना व संचालनालयाकडे प्राप्त झालेले निवेदने विचारात 
घेता,सदर पुरस्कार नियमावलीतील काही बाबी अधिक स्पष्ट करणे आवश्‍यक आहे, असे दिसून आले. 
त्यानुषंगाने सदर पुरस्कार नियमावलीमध्ये सुधारणेबाबत प्रस्ताव सादर करण्याचे आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा 
यांना सूचित करण्यात आलेले होते. त्यानुसार आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या 
अनुषंगाने सर्वकष विचार करण्यात आला. त्यानुसार पुरस्कार नियमावलीत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील खेळाडू, संघटक/कार्यकर्ते, मार्गदर्शक यांना शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव 
पुरस्कार, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू,संघटक/कार्यकर्ते), 
एकलव्य राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग),साहसी क्रीडा पुरस्कार व जिजामाता क्रीडा पुरस्कार देऊन यांचा गौरव 
करण्यात येतो. पुरस्कारबाबतचा दि.२४.०१.२०२० रोजीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. या 
शासन निर्णयाव्दारे खालीलप्रमाणे नियमावली विहित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


(१) शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार :- 

जेष्ठ क्रीडापटू,क्रीडा मार्गदर्शक,क्रीडा संघटक/कार्यकर्ते व क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित sem ज्या व्यक्‍तींनी 
क्रीडा व खेळासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावून आपले जीवन क्रीडा विकासासाठी व्यतित केले STS, SAT क्रीडा 
महर्षीचा गौरव करण्याच्या दृष्टीने सोबतच्या परिशिष्ट “अ” व “अ-१” मध्ये दर्शविलेल्या नियमावलीनुसार 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील. 
(२) उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार:- 

क्रीडा क्षेत्रातील ज्या क्रीडा मार्गदर्शकांनी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळाडू 

सहभागी होण्यास व घडविण्यास मदत झाली असेल, त्याचप्रमाणे ज्यांच्या मार्गदर्शनामुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय 
स्तरावर खेळाडू निर्माण झाले असतील अशा क्रीडा मार्गदर्शकांचा गौरव करण्याच्या दृष्टीने सोबतच्या परिशिष्ट 
अ” व “अ-२” मध्ये दर्शविलेल्या नियमावलीनुसार उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील. 
(३) शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू) :- 

क्रीडा क्षेत्रात विशोष उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील खेळाडूंचा गौरव करण्याच्या दृष्टीने 
सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व “अ-३” येथे नमूद केलेल्या नियमावलीनुसार सदर पुरस्कार प्रदान करण्यात येतील. 


(४) शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार :- 

साहसी क्रीडा प्रकारांमध्ये विशोष उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील खेळाडूंचा गौरव करण्याच्या 
दृष्टीने सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व “अ-४”येथे नमूद केलेल्या नियमावलीनुसार सदर पुरस्कार प्रदान करण्यात 
येतील. 
(५) शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू):- 

क्रीडा क्षेत्रात विशोष उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील (दिव्यांग) खेळाडूंचा गौरव करण्याच्या 
दृष्टीने सोबतच्या परिशिष्ट-“अ” व “अ-५” येथे नमूद केलेल्या नियमावलीनुसार सदर पुरस्कार प्रदान करण्यात 
येतील. 
(६) जिल्हा क्रीडा पुरस्कार :- 

जिल्ह्यातील गुणवंत क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक यांच्या कार्याचे / योगदानाचे मूल्यमापन करुन त्यांचा 

गौरव करण्याच्याद्ृष्टीने सोबतच्या परिशिष्ट “अ-६*” मध्ये दर्शविलेल्या नियमावलीनुसार जिल्हा क्रीडा पुरस्कार 
प्रदान करण्यात येतील. 


उपरोक्त पुरस्कार वितरणाच्या आयोजन संदर्भात खर्चाचा तपशील आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालय, पुणे यांनी पुरस्कार वितरण समारंभाच्या आधी शासनास सादर करुन मंजूर करुन घ्यावा. 
उपरोक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष २२०४- क्रीडा व युवक सेवा - १०४ क्रीडा व खेळ - 
(03) (09) राज्य क्रीडा पुरस्कार कार्यक्रमाचे आयोजन ५० - इतर खर्च योजनेतर योजना, संगणक क्रमांक ( २२०४- 
१५६९) या लेखाशिर्षाखाली त्या त्या आर्थिक वर्षात केलेल्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ४५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१४१८०३२८८६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, क य यी 
ष्ट्र नु Ra mM d a S G a n pat EDUCATION AND. eae pe 


Dhumal 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 


Ee) 


AD 


AN 


ioe 


ल 


मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 

मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 

७ प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९) सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

१२)महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

१३)सर्व एकविध राज्य संघटना व महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएडान (संचालनालयामार्फत) 

१४)सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 
) 


पु 


-८४) 


१५)सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१६)ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई 
१७) कक्ष अधिकारी (क्रीयुसे - १, क्रीयुसे -३ 

१८) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२. 


पृष्ठ ४५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट "अ' 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी सर्व साधारण नियमावली 


पुरस्काराचे स्वरुप,अर्ज पध्दत,अर्जाची पूर्व छाननी,पुरस्कार निवडीचे वेळापत्रक,निवड समिती संरचना 
- शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार,शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू),शिवछत्रपती राज्य 
क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू),उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार व शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार. 


नियम क्रमांक १) पुरस्काराचे स्वरुप - पुरस्कारामध्ये खालील बाबींचा समावेश राहील. 

(अ) गौरवपत्र 

(ब) स्मृतिचिन्ह 

(क) जीवन गौरव पुरस्कारासाठी रोख रु. ३,००,०००/- (रु. तीन लाख फक्त) 

इतर सर्व पुरस्कारासाठी प्रत्येकी रोख रु.१,००,०००/- (रु. एक लाख फक्त) 

(ड) क्रीडा पुरस्कार जाहीर होणे व जाहीर झालेल्या पुरस्काराचे वितरण यामधील 
कालावधी बरेचदा अत्यल्प असल्याने क्रीडा विभागा मार्फत ब्लेझरचे कापड खरेदी 
करून व क्रेस्ट (क्रेस्ट वरील मजकूर मराठीत असावा) उपलब्ध करुन देऊन 
ब्लेझर शिलाईसाठी रोख LEHH/NIFT/RTGS द्वारे रु. ३,०००/- पुरस्कारार्थ्यांस 
अदा करण्यात यावी. 

नियम क्र. २) व्याख्या - 

१) पुरस्कार - “पुरस्कार ” म्हणजे राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे क्रीडा विषयक 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवनगौरव पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा उत्कृष्ट क्रीडा 
मार्गदर्शक पुरस्कार व जिजामाता पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा उत्कृष्ट खेळाडू 
पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य साहसी पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा दिव्यांग खेळाडू 
पुरस्कार आणि जिल्हा क्रीडा पुरस्कार होय. 

२) अर्जदार - ” अर्जदार” म्हणजे क्रीडा विषयक पुरस्कारासाठी अर्ज करणारी संबधित व्यक्‍ती 
होय. 

3) प्राथमिक समिती - “प्राथमिक समिती ” म्हणजे क्रीडा पुरस्कारासाठी प्राप्त अर्जाच्या 
छाननी साठी आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेली समिती होय. 

४) पुरस्कार निवड समिती - “पुरस्कार निवड समिती” पुरस्कार निवड समिती राज्यस्तरावर 
पुरस्कार निवड करण्यासाठी मा. मंत्री क्रीडा व युवक कल्याण यांच्या अध्यक्षतेखाळी गठीत 
समिती होय. 

५) खेळाडू - “खेळाडू” म्हणजे पुरस्कारासाठी ग्राह्य असलेल्या मान्यता प्राप्त क्रीडा 
प्रकाराच्या अधिकृत क्रीडा स्पर्धामध्ये सहभागी होणारी व्यक्‍ती होय. 

६) क्रीडा मार्गदर्शक- “क्रीडा मार्गदर्शक” म्हणजे खेळाडूला नियमित खेळाचे प्रशिक्षण देणारी 
व्यक्‍ती होय. म्हणजेच पुरस्कारासाठी ग्राह्य क्रीडा स्पर्धा मधील सहभागी व प्राविण्य 
खेळाडूला मार्गदर्शन करणारी व्यक्‍ती होय. 

७) राष्ट्रीय क्रीडा संघटना - “राष्ट्रीय क्रीडा संघटना” म्हणजे खाली नमूद केलेल्या संघटना 
आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक संघटनेस सलंग्न असलेल्या आंतरराष्ट्रीय फेडरेशनने संलग्नता 
दिलेल्या तसेच भारतीय ऑलपिंक महासंघाशी संलग्नता असलेली राष्ट्रीय क्रीडा संघटना. 


पृष्ठ ४५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


८) राज्य क्रीडा संघटना -” राज्य क्रीडा संघटना” म्हणजे खाली नमूद केलेल्या संघटना. 
अ) आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेस संलग्न असलेल्या आंतरराष्ट्रीय फेडरेशनने 
संलग्नता दिलेल्या राष्ट्रीय संघटनेने व भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाऱी 
संलग्नता असलेल्या राष्ट्रीय संघटनेने संलग्नता दिलेली नोंदणीकृत राज्य 
क्रीडा संघटना. 
बो भारतीय ऑलिम्पिक Hearn संलग्नता असलेल्या राष्ट्रीय संघटनेने संलग्नता 
दिलेली नोंदणीकृत राज्य क्रीडा संघटना तसेच महाराष्ट्र ऑलम्पिक संघटनेशी 
संलग्न असलेली नोंदणीकृत राज्य क्रीडा संघटना. 
क) केंद्र शासनाच्या युवा व खेल मंत्रालय यांनी मान्यता दिलेल्या राष्ट्रीय संघटनेशी 
संलग्न असलेली राज्य क्रीडा संघटना. 
९) क्रीडा स्पर्धा - “क्रीडा स्पर्धा” म्हणजे पुरस्कारासाठी ग्राह्य धरण्यात आलेल्या क्रीडा 
प्रकारांच्या क्रीडा स्पर्धा व गेम्स होय. 
नियम क्रमांक ३) अर्ज करण्याची पध्दत : 
(१) अर्जदारास आपल्या कामगिरीच्या तपशिलासह Online पध्दतीने अर्ज website वर उपलब्ध करुन 
देण्यात यावा. 
(२) अपूर्ण अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. 
(३) अर्ज केलेल्या व्यक्‍तीची पुरस्कारासाठी निवडले गेळेच पाहिजे असा त्यांना हक्‍क सांगता येणार नाही. 
(8) ऑनलाईन भरण्यात आलेल्या अर्जाची व अपलोड करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची एक प्रत डाऊनलोड 
व प्रिंट काढून सदर प्रतीवर स्वसाक्षांकित करावे व संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचेकडे विहीत 
केलेल्या मुदतीत सादर करावी. फक्त ऑनलाईन अपलोड केलेली कागदपत्रे पुरस्कारासाठी विचारात 
घेतली जातील. त्याशिवायचे ऑफ लाईन सादर केलेली कागदपत्रे विचारात घेतळी जाणार नाहीत. 
(५) अर्जदार राज्य संघटनेमार्फत शिफारस घेऊन अर्ज करीत असल्यास संघटनेच्या कार्यकारीणी मंडळाने 
केलेल्या ठरावाच्या प्रतीसह प्रस्ताव, कागदपत्रे अर्जा सोबत upload करण्यात यावी. 
(६) पुरस्कार विभागून दिला जाणार नाही. 
(७) एखादया वर्षी पुरस्कारासाठी पात्र अशी व्यक्‍ती आढळून न आल्यास पुरस्कार घोषित केला जाणार नाही. 
(८) एखादया वर्षी हा पुरस्कार देण्यात न आल्यास पुढील वर्षासाठी जादाचा पुरस्कार म्हणून तो गणण्यात 
येणार नाही. 
(९) सदर पुरस्कार मरणोत्तर जाहीर करण्यात येऊ नये. 
(१०) पुरस्कारासाठी कोणत्याही प्रकारचा दबाव आल्यास सदर AA अपात्र समजण्यात येईल. 
(११ पुरस्कार रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील आणि तसे घडल्यास पुरस्कार मिळालेली व्यक्‍ती 
सदर पुरस्कार आयुक्तांना परत करेल. 
(१२) पुरस्कार अर्जामध्ये अथवा कागदपत्रांमध्ये सादर केलेली माहिती खोटी असल्याचे सिध्द झाल्यास, 
अशा व्यक्‍तींना देण्यात आलेला पुरस्कार परत घेण्यात येईल व त्यांचे विरुध्द फौजदारी कारवाई 
करण्यात येईल. 
(१३) राज्य निवड समितीने शासनास पुरस्कारार्थींची अंतिम शिफारस केल्या नंतर संबंधित जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी यांनी संबंधित प्रस्तावित असलेल्या पुरस्कारार्थींचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल पोलीस 
विभागाकडून प्राप्त करुन घेऊन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयास सादर करावा. सदरचा चारीत्र्य 


पृष्ठ ४५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


प्रमाणपत्र अहवाल प्रतिकुल असल्यास सदर पुरस्कारार्थीस अपात्र ठरविण्यात येईल. 

(१४) सदर पुरस्कारासाठी शिफारस करतांना अर्जदारांची क्रीडा कामगिरी दि. १ जुले ते ३० जून असे वर्ष 
ग्राह्म धरुन विचारात घेण्यात येईल. (साहसी क्रीडा प्रकारासाठी स्वतंत्र कालावधी निश्चीत केळेला आहे. 

(१५) शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार व अन्य पुरस्काराबाबतचे सर्व अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार 
शासनास राहतील. 

(१६) शासन निर्णयामधील सर्व पुरस्कारांसाठी पात्र खेळांपैकी एखाद्या खेळाचा पुरस्कार, अर्ज प्राप्त न 
झाल्याने अथवा पात्र उमेदवार न मिळाल्यामुळे पुरस्कार न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असेल तर तो 
पुरस्कार पात्र खेळाच्या अन्य उप प्रकारासाठी पुरस्काराची शिफारस करण्याचे अधिकार राज्य निवड 
समितीस राहतील. 

नियम क्रमांक ४) अर्जाची छाननी : 


अर्जदाराने ऑनलाईन अर्जाची प्रत संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडे सादर केल्यानंतर सदर 
अर्जाची छाननी जिल्हा क्रीडा अधिकारी व विभागीय उपसंचालक यांच्या स्तरावर करण्यात येईल. 
प्राथमिक छाननी आयुक्‍त (क्रीडा) यांचे अध्यक्षतेखाळील समिती करतील, त्यानंतर संबंधित खेळाच्या 
राज्य संघटनांचे प्रतिनिधी फेर तपासणी करतील. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा सर्व अर्जांची छाननी केलेले व प्रस्तावित केलेले गुणांकनासह, पात्र, 
अपात्रसह संकेतस्थळावर प्रसिध्द करुन सुचना व हरकती ७ दिवसात मागवतील. 

तद्नंतर अंतिम शिफारशीसाठी राज्य पुरस्कार निवड समिती समोर ठेवतील. 

प्रस्तावित असलेल्या पुरस्कारार्थींची अंतिम यादी घोषित करण्यापुर्वी संकेतस्थळावर प्रसिध्द केली 
जाईल. त्याबाबत कोणाचे आक्षेप किंवा हरकती असल्यास ७ दिवसात ऑनलाईन आक्षेप सादर करण्यात 
यावेत. अन्यथा पुरस्कारार्थींची अंतिम यादी शासनाकडून घोषित झाल्यानंतर कोणत्याही प्रकारच्या 
तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही. 

उक्त समितीचे कामकाज सुलभरित्या पार पाडण्याच्या दृष्टीने आयुक्‍त, क्रीडा यांनी त्यांच्या स्तरावर 
पुरस्कार निहाय उपसमित्या गठीत कराव्यात. 

उपरोक्त पुरस्कार प्रक्रीयेचे वेळापत्रकामध्ये बदल करण्याचे अधिकार आयुक्त, क्रीडा यांना राहतील. 
समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील. 


अ.क्र नाव पद 
[i= Mee . | आयुक्त(क्रोडो) अध्यक्ष 
२. । सहसंचालक, क्रोडा सह अध्यक्ष 
३. | विभागीय उपसंचालक सदस्य 
४. | एकविध खेळ राज्य संघटनेचे प्रतिनिधी सदस्य 
५. | संबंधीत खेळामध्ये प्राविण्य मिळविलेले खेळाडू (संघटनेमार्फत) सदस्य 
६. । जिल्हा क्रोडा अधिकारी संबंधीत सदस्य 
उपसंचालक (क्रीडा) संबंधीत सदस्य सदस्य सचिव 


नियम क्रमांक ५) पुरस्कार निवडीचे वेळापत्रक :- 
१) दरवर्षी दि.२५ ऑक्टोबर पुर्वी वृत्तपत्रात/अधिकृत संकेतस्थळावर www.sports.maharashtra.gov.in 
प्रसिध्दी देऊन आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी क्रीडा मार्गदर्शक व खेळाडू यांच्या कडून दि. २५ 


पृष्ठ ४५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


नोव्हेंबर पर्यंत अर्ज मागविण्यात यावेत. दरम्यानच्या कालावधीत सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी 
जिल्ह्यातील सर्व संघटनांची सभा घेऊन पुरस्काराबाबत सर्व स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये बातमी द्यावी. अर्जदाराने 
www.sports.maharashtra.gov.in / www.mumbaidivsports.com वेबसाईटवर उपलब्ध करुन दिलेल्या 
link वर अर्ज सादर करावा. ऑनलाईन अर्जाची एक प्रत अर्जदाराने संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या 
कार्यालयात दि. ३० नोव्हेंबर पूर्वी स्वयंसाक्षांकित प्रमाणपत्रांसह सादर करावी. वेळापत्रकामध्ये बदल 
करण्याचे अधिकार आयुक्त, क्रीडा यांना राहतील. 

२) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे स्तरावर प्राथमिक छाननी समिती गठीत करुन सर्व अर्जांचे 

मुल्यांकन/गुणांकन करण्यात येईल. 

3) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांनी अर्जाची प्राथमिक छाननी झाल्यानंतर प्राथमिक पात्र / अपात्र 

उमेदवारांची नावे एकूण गुणांसह संकेतस्थळावर प्रसिध्द करुन ऑनलाईन हरकती/आक्षेप मागविण्यात येतील. 

ऑनलाईन प्राप्त आक्षेप व हरकती मागविण्यासाठी आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा यांनी त्यासाठीचा कालावधी 

निश्चित करुन द्यावा. विहीत केलेल्या कालावधी नंतर प्राप्त हरकती, आक्षेप व सूचनांचा विचार केला जाणार नाही. 

४) राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड समितीच्या बैठकीत शासनास शिफारस करावयाच्या संभाव्य पुरस्कारार्थींच्या 

नावांची अंतिम यादी तयार करण्यात येईल. 

५) छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंती निमित्ताने पूर्वनियोजीत ठिकाणी व वेळी “पुरस्कार वितरण समारंभ” 
आयोजित करण्यात यावा. 

६) पुरस्कार प्रक्रीयेच्या सर्व वेळापत्रकामध्ये परिस्थितीनुरूप बदल करण्याचे अधिकार आयुक्त, क्रीडा व युवक 

सेवा यांना राहतील. 

७ शिवछत्रपती पुरस्काराचे वितरण दरवर्षी दि. १९ फेब्रुवारी रोजी करण्याच्या अनुषंगाने क्रीडा संचालनालयाने 

आवड्यकतेनुसार वेळापत्रक निश्चित करावे. 


नियम क्रमांक ६) पुरस्कार निवड समिती :- राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड समिती पुढील प्रमाणे गठीत करण्यात 
येईल. 


अ.क्र सदस्यांचे नाव पदनाम 
।_१. | मा. मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण अध्यक्ष 
२. | मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण उपाध्यक्ष 
३. | अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सदस्य 
४. | महाराष्ट्रातील क्रोडा क्षेत्रातील पद्मविभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री तसेच राजीव | अशासकोय 
गांधी खेलरत्न, द्रोणाचार्य व अर्जुन पुरस्कारार्थी यामधून पाच सदस्य सदस्य (तज्ञ) 
५. | महाराष्ट्र ऑलिम्पिक व परा ऑलिम्पिक असोसिएडान यांचा प्रत्येकी एक | अशासकोय 
प्रतिनिधी सदस्य 
६. । आयुक्त, क्रोडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे सदस्य सचिव 


उपरोक्‍त अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती पुढील तीन वर्षाकरीता असेल. 


पृष्ठ ४५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-१” नियमावली 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार 

नियम क्रमांक. १ : संक्षिप्त नांव : या नियमांना “शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार नियम, २०२२” 
असे संबोधण्यात यावे. 
नियम क्रमांक २ : उद्दिष्ट : 
ज्येष्ठ क्रीडापटू किंवा क्रीडा मार्गदर्शक किंवा क्रीडा संघटक/कार्यकर्ते व क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित sea ज्या 
व्यक्‍तींनी क्रीडा व खेळांसाठी आपले सर्वस्व अर्पण करुन महाराष्ट्राच्या क्रीडा जीवनात अतुलनीय असे स्थान 
संपादन केले आहे व त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा, क्रीडा कार्यकर्तृत्वाचा आणि एकूणच त्यांच्या कामाचा महाराष्ट्राच्या 
क्रीडा जीवनावर संस्मरणीय असा प्रभाव पडला आहे, अशा क्रीडा महर्षिचा गौरव करणे हे या पुरस्काराचे उद्दिष्ट 
आहे. 
नियम क्रमांक ३ : दरवर्षी केवळ एका व्यक्‍तीला हा पुरस्कार देण्यात येईल. 
नियम क्रमांक ४ : पात्रतेचे निकष : 

महाराष्ट्रातील वय वर्षे ६० किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे क्रीडापटू किंवा क्रीडा मार्गदर्शक किंवा 
कार्यकर्ते/संघटक व क्रीडा क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर व्यक्ती, ज्यांनी आपल्या अतुलनीय कामगिरीने 
महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीची जोपासना केली आहे, त्यामध्ये लक्षणीय भर टाकली आहे आणि क्रीडा क्षेत्रात 
महाराष्ट्राचे नाव देशात व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उंचविण्यात संस्मरणीय अशी कामगिरी केली आहे किंवा क्रीडा 
क्षेत्रात मुलभूत स्वरुपाचे विशेष कार्य केळे आहे, अशा व्यक्‍ती या पुरस्कारास पात्र राहतील. 
नियम क्रमांक ५: 
१) जीवन गौरव पुरस्कारासाठी महाराष्ट्रातील वय वर्षे ६० किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाचे क्रीडापटू किंवा क्रीडा 
मार्गदर्शक किंवा कार्यकर्ते/संघटक व क्रीडा क्षेत्रात काम करणाऱ्या इतर व्यक्ती, ज्यांनी आपल्या अतुलनीय 
कामगिरीने महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीची जोपासना केली आहे अशा व्यक्तींच्या नावांची शिफारस करण्यासाठी 
प्रतिवर्षी नामनिर्देश करणेसाठी क्रीडा क्षेत्रातील बहुमुल्य योगदान दिलेल्या खेळाडू व्यक्तींकडून ( केंद्र शासनाचे 
महाराष्ट्रामधील पुरस्कारार्थी - राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, क्रीडा क्षेत्रातील योगदानाबाबत पद्मश्री 
पुरस्कारार्थी व यापुर्वीचे शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कारार्थी ) sen व्यक्तींकडून जीवन गौरव 
पुरस्कारासाठी नामांकने मागविण्यात यावीत. उपरोक्त केंद्र शासनाचे पुरस्कारार्थी नामनिर्देश स्वरुपात त्यांच्या 
नावांची शिफारस संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी, उपसंचालक किंवा संचालनालयास लेखी स्वरुपात करण्यात 
यावी. 
२) नामांकन शिफारस करण्यासाठी उपरोक्त केंद्र शासनाच्या महाराष्ट्रामधील पुरस्कारार्थीकडून प्रत्येकी २ 
नामांकने मागविण्यात यावीत. सदर केंद्र शासनाच्या पुरस्कारार्थींकडून नामांकने मागविणेसाठी केंद्र शासनाच्या 
पुरस्कारार्थींची नांवे निश्चीत करण्याचा अधिकार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना राहील. 
३) क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनिय कार्य करणा-या व्यक्तिची माहिती प्रतिवर्षी विभागीय उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी यांनी परिशिष्ट “अ” नुसार विहीत नमुन्यात क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयास सादर करणे 
आव्यक राहील.तसेच यथायोग्य व्यक्‍तीबाबत माहिती संचलनालय स्तरावर संकलित करून समितीस शिफारस 
करण्यात यावी. 

पृष्ठ ४५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-१.१ ” 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवन गौरव पुरस्कार क्रीडा कार्याचा तपशिल 


नांव 


जन्मतारीख 


शिक्षण व व्यवसाय 


पत्ता 


संपर्क क्रमांक व ई मेल 


खेळाडू म्हणून केलेली Hist कामगिरीचा 
तपशिल 


आंतरराष्ट्रीय - 


राष्ट्रीय - 


एकविध संघटना व क्रीडा संस्था यांचे 


कार्यकारणी व पदाधिकारी म्हणून केलेले कार्य 


एकविध क्रीडा संस्था - अ- राष्ट्रीय स्तर 
ब- राज्यस्तर 


क-जिल्हास्तर 


क्रीडा संस्था व क्रीडा मंडळे पदाधिकारी म्हणून कलेले कार्य - 


क्रोडा प्रशिक्षक म्हणून केलेली कामगिरी 


आंतरराष्ट्रीय खेळाडू - 
राष्ट्रीय खेळाडू - 


राज्य/राष्ट्रीय/ आंतरराष्ट्रीय अजिक्यपद 
स्पर्धाच्या निवड समितीचे सदस्य / पंच/ 
सरपंच/सामनाधिकारी/वेळाधिकारी/ 
गुणलेखक/व्यवस्थापक/तांत्रिक अधिकारी 
म्हणून केलेली कामगिरी 


गौरव व पुरस्कार 


महाराष्ट्राचे नाव देशात व आंतरराष्ट्रीय 
पातळीवर उचंविण्यात संस्मरणिय अशी 
कामगिरी किंवा क्रीडा क्षेत्रात मुलभूत 
स्वरुपाचे विशेष कार्य 


पृष्ठ ४५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


DIST प्रचार व प्रसार चर्चा सत्र - राज्य व राष्ट्रीय स्तर 
प्रात्यक्षिके - 
पुस्तक WHR - 
क्रीडा लेखन - 
भाषणे आकाडावाणी -दूरदर्शन इतर वाहिन्या मुलाखत 
ड्‌. 

महाराष्ट्राचे नाव देशात व आंतरराष्ट्रीय १५० शब्दात नमुद करावे. 

पातळीवर उंचाविण्यात संस्मरणिय अशी 

कामगिरी किंवा क्रीडा क्षेत्रात मूलभूत 

स्वरुपाचे विकासात्मक केलेले विशेष कार्य 

इतर 

उपरोक्त माहिती सत्य व बरोबर आहे . 

स्थळ व दिनांक विभागीय उपसंचालक/जिल्हा क्रीडा अधिकारी नाव व स्वाक्षरी 


पृष्ठ ४५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-२” 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार नियम २०२२ 
नियम क्रमांक १) संक्षिप्त नांव : 


या नियमांना "उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शाक/जिजामाता पुरस्कार नियम २०२२" असे संबोधण्यात यावे. 
नियम क्रमांक २ : उद्दीष्ट:- 


महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रामध्ये मार्गदर्शनपर अतुलनीय कामगिरी बजावून खेळाडुंना घडवून, राष्ट्रीय व 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहभागी होण्यास उद्युक्त केळे असेल अशा क्रीडा मार्गदर्शक यांचा सन्मान करणे 
तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडूचा दर्जा वाढवून राज्याचा लौकिक वाढविण्यासाठी 
प्रयत्न करणाऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकांना उत्तेजन देणे असा आहे. 


नियम क्रमांक ३) पात्रतेचे निकष : 
३.१. एका पुरस्कार वर्षामध्ये खाली दर्शविल्याप्रमाणे गटामध्ये महिला व पुरुष असे पुरस्कार स्वतंत्ररित्या 
देण्यात येतील.पुरुष व महिला गटात अधिक गुण मिळविणारा मार्गदर्शेक पुरस्कारासाठी पात्र राहील. 
उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शकामधुन गुणानुक्रमे निवड झालेल्या महिला क्रीडा मार्गदर्शकास देण्यात येणारा 
पुरस्कार हा जिजामाता पुरस्कार म्हणून गणण्यात येईल. 


|. अँथलेटिक्स, जिम्नॅस्टिक, AAG, जलतरण/ डायव्हिंग व नेमबाजी या क्रीडा प्रकारासाठी 
एक पुरस्कार. (क्रीडा मार्गदर्शकाने वरिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धा किंवा त्यावरील स्पर्धांमध्ये किमान १२ प्रावीण्यप्राप्त 
खेळाडू घडविले असणे आवश्‍यक आहे.) 

ii. कॅरम,कुस्ती,ज्युदो,तलवारबाजी,तायक्वांदो,धनुर्विद्या, लॉन टेनिस, टेबलटेनिस, ट्रायथलॉन, 
पॉवरलिफ्टिंग, बिलियर्डस्‌ अन्ड स्नूकर, बुध्दीबळ, बॅडमिंटन, gay, मुष्टीयुध्द, वेटलिफ्टिंग, शरीरसौष्ठव, 
सायक्लींग, स्केटिंग, AT, अश्वारोहण (इक्वेस्टेरियन), मॉडर्न पेंटॉथळॉन, स्पोर्ट क्लाइंबिंग या वैयक्तिक 
खेळाकरीता एक पुरस्कार. (क्रीडा मार्गदर्शकाने वरिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धा किंवा त्यावरील स्पर्धांमध्ये किमान १२ 
प्रावीण्यप्राप्त खेळाडू घडविले असणे आवश्‍यक आहे.) 

ii, आट्यापाट्या, कबड्डी, कयाकिंग/कॅनॉईंग, क्रिकेट, खो-खो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, याचिंग, 

VET, हॉकी, हॅन्डबॉल, AAG, वॉटरपोलो, रग्बी, बेसबॉल, सॉप्टबॉल या सांधिक खेळाकरीता एक 
पुरस्कार देण्यात यावा. (क्रीडा मार्गदर्शकाने वरिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धा किंवा त्यावरील स्पर्धामध्ये किमान १५ 
प्रावीण्यप्रापत खेळाडू घडविणे असणे आवश्‍यक आहे.) ( वरील खेळांमध्ये संबंधित संघटनेचा अहवाल 
घेण्यात यावा.) 

iv. दिव्यांग खेळाडू घडविणा-या मार्गदर्शकाने वरीष्ठ पॅरा राष्ट्रीय स्पर्धा किंवा त्यावरील 
स्पर्धामध्ये किमान ८ प्राविण्यप्रापत खेळाडू घडविणे असणे आवश्यक आहे.सर्व क्रीडा प्रकारामधून 
खेळनिहाय गुणांकनाव्दारे प्रथम क्रमांक मिळणा-या एकाच क्रीडा मार्गदर्शकास पुरस्कार देण्यात येईल. 
क्रीडा मार्गदर्शकांची कामगिरी ही खेळ निहाय विचारात घेण्यात येईल. पुरस्कारासाठी अर्ज करणारा 
मार्गदर्शक एका पेक्षा अधिक खेळ प्रकारात एकच खेळाडू घडविल्याचा दावा करतात उदा. अँथलेटिक्स, 
जलतरण, वेटलिफ्टिंग, बास्केटबॉल इ. अशा वेळी ज्या खेळामध्ये अधिक गुण प्राप्त करतील त्या खेळाचा 
विचार करण्यात येईल.अर्जात नमूद केलेल्या एकाच खेळासाठी विचारात घेण्यात येईल. 


पृष्ठ ४५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


३.२. पुरस्कार वर्षातील ३० जून रोजी संपणाऱ्या वर्षासह लगतपूर्व १५ वर्षामध्ये क्रीडा मार्गदर्शकाने 
घडविलेल्या खेळाडुंनी अत्युत्कृष्ट निकाल दाखवून अतुलनीय कामगिरी बजावली असली पाहिजे. 


३.३. पुरस्कारासाठी अर्ज करणारा/ विचार करण्यात येणाऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकाचे महाराष्ट्रातील वास्तव्य 
जन्मापासूनचे किंवा सलग पंधरा वर्षाचे असणे आवश्‍यक राहील. अशा क्रीडा मार्गदर्शाकाने घडविलेला खेळाडू 
महाराष्ट्रातील अधिवासी असला पाहिजे व त्याने महाराष्ट्र राज्याचे वरिष्ठ राष्ट्रीय स्तरावर प्रतिनिधीत्व केळे 
असले पाहिजे. 


तथापि, राज्यातील क्रीडा मार्गदर्शकाने घडविलेल्या राज्याबाहेरच्या खेळाडूची आंतरराष्ट्रीय दर्जाची कामगिरी 
लक्षात घेता येईल. तसेच परराज्यातील क्रीडा मार्गदर्शकाने महाराष्ट्रातील खेळाडूला घडविलेले किंवा प्रशिक्षण 
दिलेले असल्यास अश्या क्रीडा मार्गदर्शकांच्या मार्गदर्शनाची कामगिरी लक्षात घेऊन गुणांकनासाठी त्यांचा विचार 
करण्यात येईल. 


३.४ पुरस्कार इच्छुक क्रीडा मार्गदर्शकाच्या कामगिरीचे मुल्यांकन तो संबंधित खेळाडूचा मुळ क्रीडा मार्गदर्शक 
असल्यासच करावे. तसेच संबंधित खेळाडूस त्या क्रीडा मार्गदर्शाकाने किमान ३ वर्षे मार्गदर्शन केलेले असणे 
आवश्यक आहे. जर एखाद्या खेळाडूने आपला क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून आपल्या नात्यामधील एखादा नातेवाईक 
हा क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून नमूद केलेला असेल तर अशा क्रीडा मार्गदर्शकाने सुध्दा वरीष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धा किंवा 
त्यावरील स्पर्धामध्ये किमान प्रावीण्य प्राप्त ८ खेळाडू दिव्यांगसाठी, प्रावीण्य प्राप्त १२ खेळाडू वैयक्तिक व 
सांघिक खेळसाठी प्राविण्यप्राप्त १५ खेळाडू फक्त सांघिक खेळामधिल खेळाडू घडविलेले असणे आवश्‍यक आहे. 
तसेच याबाबत अधिक चौकशी करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. त्यामध्ये गैर प्रकार झाल्याचे अथवा खोटी 
माहिती दिलेली असल्याचे आढळून आल्यास असे हमीपत्र देणा-या खेळाडूला व अर्ज करणा-या संबंधित क्रीडा 
मार्गदर्शाकाला काळया यादीत टाकण्यात येईल. असे खेळाडू व मार्गदर्शक पुन:श्च पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास 
अपात्र राहतील. तसेच संबंधित खेळाडू व क्रीडा मार्गदर्शकावर कायदेशीर गुन्हा नोंदविण्याबाबत निर्णय घेण्यात 
यावा. 


३.५ क्रीडा मार्गदर्शक म्हणजे खेळाडूंला त्याच्या क्रीडा कारकिर्दीत प्राथमिक प्रशिक्षण, मूलभूत प्रशिक्षण व 
प्रगत प्रशिक्षण देणारा प्रशिक्षक होय . 

| क्रीडा मार्गदर्शक हा सर्टीफिकेट कोर्स, डीप्लोमा कोर्स, एनआयएस कोर्स, संघटनेव्दारा आयोजित 
क्रीडा मार्गदर्शक अ,ब,क,ड स्तर,राज्य/राष्ट्रीय /आंतरराष्ट्रीय खेळाडू, कॅम्पमध्ये किंवा स्पर्धेमध्ये प्रशिक्षक 
म्हणून नियुक्‍त या पैकी किमान एक पात्रता ग्रहण करणे आवश्‍यक आहे. 
मूळ क्रीडा मार्गदर्शक यांनी प्राथमिक काळातील किमान ३ वर्ष सातत्यपूर्ण प्रशिक्षण देणे आवश्‍यक राहील. 
क्रीडा मार्गदर्शकांकडे मूलभूत प्रशिक्षण व प्रगत प्रशिक्षण सातत्यपूर्ण किमान ३ वर्ष करणे आवश्‍यक राहील . 

i खेळाडूनी हमीपत्रामध्ये त्याचे क्रीडा कारकिर्दीत क्रीडा मार्गदर्शकांकडे प्राथमिक प्रशिक्षण, मूलभूत 
प्रशिक्षण व प्रगत प्रशिक्षण घेतला कालावधि, ठिकाण याचा तपशिल देणे आवश्‍यक राहील. 
iii. खेळाडूंनी प्रशिक्षण घेतलेला कालावधी सातत्यपूर्ण ३ वर्ष किमान असणे आवश्‍यक आहे. आठवडयातून 
एक दिवस, शनिवार व रविवार, तसेच उन्हाळी हिवाळी लघू कालावधितील प्रशिक्षण शिबीरे, स्पर्धापूर्व 
प्रशिक्षण शिबीर इ. काळात क्रीडा मार्गदर्शकांनी दिलेले प्रशिक्षण हे सातत्यपूर्ण क्रीडा प्रशिक्षण समजले जाणार 
नाही. अज्ञा बाबींचा उल्लेख हमीपत्रात करण्यात येवू नये. 


पृष्ठ ४५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


IV. दिर्घ कालावधी म्हणजेच सातत्यपूर्ण ३ वर्ष क्रीडा मार्गदर्शाकाकडे घेतलेल्या कामगिरीचा पुरस्कारासाठी 
विचार करण्यात येईल. याबाबत दिशाभूल केल्यास क्रीडा मार्गदर्शक व खेळाडू कायदेशीर कारवाईसाठी पात्र 
राहतील यापूर्वीच्या पुरस्कारासाठी क्रीडा मार्गदर्शक यांनी खेळाडूंची सादर केलेली हमीपत्रे व अर्जासोबत 
सादर केलेल्या हमीपत्रात तफावती (कालवधी, ठिकाण, मार्गदर्शकांचे नावात बदल इ.) निदर्शनास आल्यास 
अशा खेळाडूंची कामगिरी मूल्याकंन करण्यात येणार नाही. 

४. खेळाडूंनी HIST मार्गदर्शाकास हमीपत्र देवून पुरस्कारासाठी तांत्रिक कारणास्तव मागे घेणे, फसवणूक 
करुन हमीपत्र घेतले असून त्यांनी पुरस्कारासाठी वापर करणार असल्याचे माहिती न देणे अशा बाबींमुळे 
एखाद्या खेळाडूंने तक्रार केल्यास क्रीडा मार्गदर्शकाचा अर्ज अपात्र ठरविण्यात येईल. अशा मार्गदर्शकास 
काळया यादीत समावेश करुन पुढील ५ वर्ष पुरस्कार अर्ज करण्यास अपात्र ठरविण्यात येईल. 

Vi. मुळ क्रीडा मार्गदर्शकाने अर्जासोबत घडविलेल्या खेळाडूची विहीत नमुन्यातील हमी प्रतिज्ञापत्रावर 
परिशिष्ट अ-२.१ नुसार देणे आव्यक राहील. 


३.६ क्रीडा मार्गदर्शकांनी खेळाडूस किती वर्षे प्रशिक्षण दिले याचेही तुलनात्मक मूल्यमापन करण्यात यावे. 
३.७ संघाबरोबर केवळ स्पर्धा कालावधीकरीता गेलेल्या प्रशिक्षकाची कामगिरी गुणांकनासाठी ग्राहय धरली 
जाणार नाही. 
३.८ उत्कृष्ट क्रीडा पुरस्काराने सन्मानित केलेल्या क्रीडा मार्गदर्शकाने घडविलेल्या खेळाडूने उत्तेजक द्रव्य 
(डोपींग) घेतल्याचे आढळून आल्यास व उत्तेजक द्रव्यामुळे खेळाडूने संपादन केलेल्या कामगिरीचा विचार उत्कृष्ट 
क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्काराकरिता झाला असल्यास अशा खेळाडूच्या मार्गदर्शकास देण्यात आलेला उत्कृष्ट क्रीडा 
मार्गदर्शक पुरस्कार रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
३.९ खालील गुणांकोष्टकानुसार घडविलेल्या खेळाडूंच्या कामगिरीनुसार गुणांकनानंतर गुणानुक्रमे प्रथम 
येणा-या खेळाडूंचे त्या त्या विभागातील क्रीडा मार्गदर्डाक पुरस्काराकरिता पात्र ठरतील. तसेच समान गुणांकन 
आल्यास अत्युच्च कामगिरी विचारात घेण्यात येईल.. तसेच क्रीडा मार्गदर्शकांचे गुण समान असतील व दोन्ही 
मार्गदर्शकांचे खेळाडूही समान असतील अशा वेळी अद्यावत / प्रगत प्रशिक्षण देणा-या क्रीडा मार्गदर्शकाचा 
पुरस्कारासाठी विचार करण्यात यावा. 
३.१० शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू नियम क्र.२०२२ मधील परिशिष्ट अ-३.३ मधील 
कोष्टकामध्ये थेट पुरस्कारासाठी पात्र ठरणाऱ्या खेळाडूंचा क्रीडा मार्गदर्शक थेट पुरस्कारासाठी पात्र राहतील. 
तथापी अशा क्रीडा मार्गदर्शकाने वरिष्ठ राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत प्राविण्य प्राप्त किमान ८ खेळाडू दिव्यांगसाठी,१२ 
खेळाडू वैयक्तिक खेळ व सांघिक खेळासाठी १५ खेळाडू घडविणे आवश्‍यक राहील. 

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडूनियम,२०२२ मधील नियम,५ नुसार थेट पुरस्कारासाठी 
पात्र ठरणाऱ्या दिव्यांग खेळाडूंना घडविणारा मार्गदर्शक थेट पुरस्कारासाठी पात्र राहील. तसेच संबंधित क्रीडा 
मार्गदर्शकाने राष्ट्रीय पॅरा स्पर्धा किंवा त्यावरील स्पर्धांमध्ये किमान प्राविण्य प्राप्त ८ खेळाडू घडविलेले असणे 
आवश्यक राहील. यासाठी ऑलिंपिक, आशियाई व कॉमनवेल्थ, क्रीडा स्पर्धेत समाविष्ट असलेले क्रीडा प्रकार 
ग्राहय धरण्यात यावेत. 
३.११ क्रीडा मार्गदर्शकांसाठी असणा-या गुणांकन तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये संबंधित खेळाडूंनी 
वैयक्तिक प्रत्येक क्रीडा प्रकारात/वजन गट/इव्हेंट मध्ये किमान ६ देशाच्या ६ खेळाडूंनी व सांघिक क्रीडा प्रकारात 
किमान ६ देशाच्या ६ संघांनी सहभाग असल्यासच सदर स्पर्धेमधील कामगिरीचे गुणांकन करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


गुणांकन कोष्टक 
थेट पुरस्काराकरीता स्पर्धा प्रकार व कामगिरी 
अ. स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
क्रीडा स्पर्धेचा स्तर : : : 
क्र पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक सहभाग 
क्विं . । ऑलिपिक गेम्स/पॅरालिपिक गेम्स्‌ थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार थेट पुरस्कार 
२. | जागतिक अजिक्यपद स्पर्धा (वरिष्ठ गटो/जागतिक | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार ६ गुण 
पॅरा क्रीडा स्पर्धा (चार वर्षांनी आयोजित होणारी) 
जागतिक चषक (वरिष्ठ गट) (चार वर्षांनी आयोजित 
होणारी) 
एशियन गेम्स/पॅरा एशियन गेम्स 
कॉमनवेल्थ गेम्स/पॅरा कॉमनवेल्थ गेम्स 
३. । ग्रॅडस्ल॑म स्पर्धा/डेव्हीस कप/फेड कप भारतीय थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार ६ गुण 
संघाचे प्रतिनिधीत्व (वर्ल्ड ग्रुपव आशियाई 
ओझ्ञानीया ग्रुप) प्राविण्य (फक्त लॉन टेनिससाठी) 
महाराष्ट्रातील एखादी महिला/पुरुष खेळाडू जर थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार शि 
जागतिक क्रमवारीत एकेरी किंवा दुहेरीच्या अव्वल 
मानांकनामध्ये १०० क्रमांकाच्या आत असले तर 
(फक्त लॉन टेनिससाठी) 
थॉमस कप/उबेर कप बॅडमिंटन स्पर्धा थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार ६ गुण 
४. | जागतिक बुध्दीबळ संघटना (फिडे) मधील | 
आंतरराष्ट्रीय ग्रँड मास्टर, 
आंतरराष्ट्रीय महिला TS मास्टर, थेट पुरस्कार 
किताब प्राप्त करणारे खेळाडू 
अ.क्र स्पर्धेचा प्रकार प्रथम | द्वितीय | तृतीय | सहभाग 
क्रमांक | क्रमांक | क्रमांक 
वि . । आशियाई अजिक्यपद/आशियाई चषक स्पर्धा/आशियाई पॅरा | १०गुण | ८गुण | gy] ४ गुण 
अजिंक्यपद स्पर्धा 
२. | कॉमनवेल्थ अजिक्यपद स्पर्धा, CUT | ६गुण | ey) २ गुण 


जागतिक क्रीडा स्पर्धा/जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा/जागतिक चषक 
स्पर्धा (वरिष्ठ गट) (प्रतिवर्षी/दोन वर्षानी आयोजित होणा-या), 
आंतरराष्ट्रीय मास्टर/ आंतरराष्ट्रीय महिला मास्टर चेस, वर्ल्ड लीग 
हॉकी स्पर्धा,कॉमनवेल्थ पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धा, जागतिक पॅरा क्रीडा 
स्पर्धा (२ वर्षांनी आयोजित) आंतरराष्ट्रीय पॅरा क्रिकेट स्पर्धा.आशियाई 
पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धा,आंतरराष्ट्रीय क्रीकेट एक दिवसीय/टेस्ट 
सिरीज, २०-२० क्रिकेट 

(सदर स्पर्धेत वैयक्तिक प्रत्येक क्रीडा प्रकार/वजनगटात/इव्हेंट मध्ये 
किमान ६ देशाच्या ६ खेळाडूंनी व सांघिक क्रीडा प्रकारात किमान ६ 
देशाच्या ६ संघानी सहभाग घेतलेला असणे आवश्‍यक राहील) 


पृष्ठ ४५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


जागतिक आंतरविद्यापीठ स्पर्धा 


७ गुण 


५ गुण 


३ गुण 


हिद केसरी किताब विजेता 


६ गुण 


४ गुण 


२ गुण 


युथ ऑलिम्पिक pret स्पर्धा, रणजी ट्रॉफो/दुलीप ट्रॉफो/देवघर 
ट्रॉफी/ इराणी ट्रॉफी/कुचबिहार ट्रॉफी, भारतीय ए संघासाठीचे 
आंतरराष्ट्रीय क्रीकेट एक दिवसीय/टेस्ट सिरीज, २०-२० क्रीकेट 


५ गुण 


३ गुण 


२ गुण 


HSM कप (वरीष्ठ गट), 

वरीष्ठ राष्ट्रीय अजिक्यपद क्रीडा स्पर्धा पदक प्राप्त करणारा खेळाडू, 
वरिष्ठ पॅरा राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा, 

रणजी क्रिकेट स्तरावरील स्पर्धेमध्ये प्राविण्य प्राप्त संघाचा खेळाडू 
राष्ट्रीय क्रीडा KT (National Games) पदक प्राप्त करणारा खेळाडू 
पॅरा नेशनल गेम्स , इंडियन माऊंटेनिअरिंग असो. आयोजित राष्ट्रीय 
स्पोर्टस क्लाईंबिंग क्रीडा स्पर्धा खुळा गट 


४ गुण 


३ गुण 


२ गुण 


१ गुण 


जागतिक/एशियन शालेय क्रीडा स्पर्धा, 
खेलो इंडिया वरिष्ठ गट 


३ गुण 


२ गुण 


१ गुण 


सुदीरमन कप बॅडमिंटन स्पर्धा, 
एशियन पॅरा गेम्स 


६ गुण 


(वरिष्ठ गटाच्या अधिकृत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सुवर्ण / रौप्य / कांस्य पदक प्राप्त करणारा खेळाडू या 
स्पर्धेत वैयक्तिक क्रीडा प्रकारात किमान ६ देशाच्या ६खेळाडूंनी व सांघिक क्रीडा प्रकारात किमान ६ देशाच्या ६ 


संघानी सहभाग घेतलेला असणे आवश्‍यक राहील) 


पृष्ठ ४५ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ २.१” 
खेळाडू निहाय स्वतंत्र हमीपत्र देण्यात यावे (१०० रु. च्या बाड पेपर वर देण्यात यावे )एक खेळाडू एका प्रशिक्षकाला 
एकदाच हमीपत्र देतील 
मी श्री./श्रीमती/कु. ................................................................. “नव खालील सही करणार 
रा मी ------ या खेळाचा/खेळाची राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय खेळाडू आहे. --------- वर्ष मी 


क्रीडा प्रशिक्षण घेतेलेले आहे. मी खालील क्रीडा मार्गदर्डाकांकडे प्राथमिक प्रशिक्षण , मूलभूत प्रशिक्षण व 
प्रगत/अद्यावत प्रशिक्षणाचे मार्गदर्शन घेतलेले आहे. यापूर्वी खालील क्रीडा मार्गदर्शक वगळता कोणत्याही क्रीडा 
मार्गदर्शकास हमीपत्र दिलेले नाही. 


अक्र क्रीडा मार्गदर्डाकाचे नाव ठिकाण कालावधी 


प्राथमिक प्रशिक्षण ( Basic ) 


मूलभूत प्रशिक्षण (Elite ) 


प्रगत/अद्यावत प्रशिक्षण ( High performance) 


( खेळाडूस क्रीडा मार्गदर्शकाने किमान ३ वर्षे मार्गदर्शन केलेले असणे आवश्‍यक आहे. अल्प कालावधीतील 
शिबीर व स्पर्धा यावेळी केलेले क्रीडा प्रशिक्षक यांची नावे नमुद करु नयेत.) 
क्रीडा कामगिरीचा तपशिल - ( पुरस्कार लगतपूर्व १२ वर्षाची कामगिरी विचारात घेण्यात येईल.) 

खालील राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये सहभाग व प्राविण्य प्राप्त केले आहे. 


अ.क्र स्पर्धेचे नांव वर्ष आयोजन प्रावीण्य/सहभाग 
संघटना 
a | 
२ 
३ 
४ 
षु 
& 
9 


पृष्ठ ४५ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


वर नमूद स्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन संपादन केलेले यश हे मला माझे क्रीडा मार्गदर्शक श्री./श्रीमती 


य ae a यांच्या प्रशिक्षणामध्ये प्राप्त झालेले आहे व त्यांनी मला दि. ........... ते 
ice पर्यंत एकूण Se ee वर्ष प्रशिक्षण दिलेले आहे. पुरस्कार नियमावलीतील नियम ...... मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे या क्रीडा मार्गदर्शकाने मला एकूण ............... वर्षे प्रशिक्षण दिले आहे ही अट पुर्ण होत 


असल्याने सदरचे हमीपत्र मी देत आहे. 
वरील कालावधीत नमुद केलेल्या स्पर्धांचे प्रमाणपत्र व क्रीडा प्रशिक्षण दिले बाबत मी यापूर्वी अन्य क्रीडा 
कोणत्याही मार्गदर्शकाला हमीपत्र दिलेले नाही. वरिल सर्व माहिती मान्य असल्याचे मी प्रतिज्ञापत्रावर लिहून 
देत आहे. उपरोक्‍त माहिती खोटी/चुकीची आढळल्यास मी वैयक्तिक जबाबदार राहीन. याबाबत माझेवर 
कायदेशीर गुन्हा नोंदविण्यास हरकत नाही. तसेच मी शासनावद्दारे देण्यात येणा-या जिल्हा व राज्य क्रीडा 
पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास अपात्र राहीन याची मला जाणीव आहे. 


दिनांक खेळाडूची स्वाक्षरी 


ठिकाण खेळाडूचे संपूर्ण नांव 


पृष्ठ ४५ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-३” 


शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार ( खेळाडू) 


नियम क्रमांक १) संक्षिप्त नांव :- 


या नियमांना "शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू) नियम, २०२२" असे संबोधण्यात यावे. 


नियम क्रमांक २) उद्दिष्ट: 
क्रीडा क्षेत्रातील विशोष उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील खेळाडूंचा गौरव करणे हे या 
पुरस्काराचे उद्दिष्ट आहे. 
नियम क्रमांक ३) पात्रता निकष - 
१. केंद्र शासनाकडुन “अर्जुन पुरस्कार” प्राप्त झाल्यास शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार थेट पध्दतीने 
बहाल करण्यात येईल व तो “जादाचा पुरस्कार” समजला जाईल. त्यासाठी अर्ज करण्याची आवश्‍यकता 
असणार नाही. 
२. खेळाडूने थेट पुरस्कारासाठी ग्राह्य धरण्यात आलेल्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धामधील कामगिरी 
(परिशिष्ट अ-३.३ नुसार) संपादन केळी असल्यास थेट पुरस्कारासाठी पात्र राहील. सदरचा पुरस्कार 
जादाचा पुरस्कार समजण्यात येईल. 
जलतरण क्रीडा प्रकारामध्ये जलतरण या उप क्रीडा एक व डायव्हींग/ वॉटरपोलो या क्रीडा एक या प्रमाणे 
तसेच जिम्नॅस्टीक्स क्रीडा प्रकारामध्ये आर्टीस्टीक जिम्नॅस्टीक्स, रिदमिक जिम्नॅस्टीक्स या दोन स्वतंत्र व 
एरोबिक जिम्नॅस्टीक्स/ अँक्रोबेटिक्स जिम्नॅस्टीक्स/ Sass या उप क्रीडा प्रकारासाठी एक या प्रमाणे स्वतंत्र 
पुरुष व महिलांसाठी पुरस्कार देण्यात येईल. 


नियम क्रमांक ४) पुरस्कारासाठी पात्र क्रीडा व खेळ प्रकार: 
(१ पुरस्कारासाठी ऑलिंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स तसेच महाराष्ट्रातील पारंपारीक क्रीडा 
प्रकारातील खालील खेळ पुरस्कारासाठी पात्र राहतील. 
Q) या व्यतिरिक्त ऑलिंपिक/आशियाई क्रीडा प्रकारात समाविष्ट असलेल्या खेळ प्रकार पुरस्कारासाठी ग्राह्य 
राहील. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा हे याबाबत शिफारस राज्य पुरस्कार निवड समितीस करतील. 


पुरस्कारासाठी पात्र खेळ प्रकार 
१. धनुवविद्या १०. सायकलिग १९. कुस्ती (रेसलिंग) २८. भारोत्तोळन ३७. शरीर सौष्ठव 
(आर्चरी) (पॉवरलिफ्टिंग) (बॉडी बिल्डिंग) 
२. मैदानी स्पर्धा ११. तलवारबाजी २०. जलतरण २९. कबड्डी ३८. यॉटींग 
(अँथलेटिक्स) (फेन्सिंग) (स्वि्मिंग,डायव्हींग, वॉटरपोलो) 
3. बंडमिटन १२. फूटबॉल २१. कयाकिग/कॅनोईंग ३०. क्रिकेट ३९. खो-खो 
३. वजन उचलणे | १३. मुष्ठीयुध्द २२. इक्वेस्टेरियन (अश्वारोहण) । ३१. बिलियर्डस अण्ड | yo. Hut 
(वेटलिफ्टिंग) (बॉक्सिंग) स्नुकर 
५. बास्केटबॉल १४. व्हॉलीबॉल २३. गोल्फ ३२. स्केटिंग ४१. करम 
६. ज्युदो १५. लॉनटेनिस २४. रोईंग ३३. स्क्वॅश ४२. मॉडर्न UCI 
७. हण्डबाल १६. नेमबाजी (शुटींग) | २५. SAAS ३४. बुध्दीबळ (चेस) ४३. बेसबॉल 
८. हॉकी १७. टेबल टेनिस २६. सॉफ्टबॉल ३५. Fal ४४. स्पोर्ट क्लाइईंबिग 
९. जिम्नस्टिक्स १८. तायक्‍्वोदो २७. रग्बी ३६. आटयापाट्या 


पृष्ठ ४५ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


(३) शिवछत्रपती पुरस्कारासाठी पोटनियम (४) मधील निकषानुसार काही खेळ वगळणे वा नविन खेळ समाविष्ट 
करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
(४) () ज्या खेळात वैयक्तिक कामगिरीवर विजेते अथवा उपविजेतेपद ठरले जाते ते खेळ अथवा क्रीडा प्रकार 
वैयक्तिक खेळ म्हणून संबोधण्यात येतील. उदा: कुस्ती, अँथलेटिक्स (रिले सोडून), बॅडमिंटन (एकेरी), टेबल 
टेनिस (एकेरी) इत्यादी. 

(i) ज्या खेळामध्ये दोन अथवा दोनपेक्षा जास्त खेळाडू एकत्रित खेळून सांधिक कामगिरीच्या आधारावर 
विजेते/उपविजेते पद मिळवितात अशा क्रीडा प्रकारांना सांधिक खेळ म्हणून संबोधण्यात यावे. उदा. अँथलेटिक्स 
(रिले), बॅडमिंटन (दुहेरी/मिश्र), टेनिस (दुहेरी/मिश्र), टेबल टेनिस (दुहेरी/मिश्र) इत्यादी. 


नियम क्रमांक ५) अर्ज करण्याची पध्दत:- 

(१) या पुरस्काराकरिता खेळाडूंना राज्य संघटनेव्दारे अथवा वैयक्तिकरित्या अर्ज करता येईल. 

(२) राज्य संघटनेव्दारे अर्ज सादर करताना संघटनेने त्यांच्या सचिव यांनी प्रमाणित केलेला संबंधित खेळाडूच्या 
विहित नमुन्यातील वैयक्तिक तपशिला सोबत खालील कागदपत्रे जोडावीत . 

(अ) खेळाडूंची सलग पाच वर्षातील राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळविलेल्या क्रीडा नैपुण्य विषयक 
कामगिरी संबंधीच्या प्रमाणपत्राच्या झेराक्स प्रती सादर कराव्यात व त्या सक्षम अधिकाऱ्यांने प्रमाणित केलेल्या 
असाव्यात. राष्ट्रीय क्रीडा महासंघाने/एकविध खेळाच्या राज्य संघटनेने प्रदान केलेल्या विजेतेपदा बाबतच्या 
प्रमाणपत्रांच्या स्वसाक्षांकीत सत्यप्रती. 

(ब) महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र. 

(क) खेळाडूचे पासपोर्ट आकाराचे पाच फोटो. 

(ड) कार्यकारी समितीने संमत केलेल्या ठरावाची प्रत. 

(इ) पुरस्कार वर्षा लगत पुर्व पाच वर्षामध्ये राष्ट्रीय/राज्य संघटनेने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/ 
राज्यस्तरीय अधिकृत अजिक्यपद स्पर्धाची ठिकाणे व कालावधी याबाबतची माहिती संघटनेचे सचिव व अध्यक्ष 
यांनी साक्षांकीत करुन परिशिष्ट अ-३.१ मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात परिशिष्ट-अ-३.२ मधील प्रमाणपत्रासह 
सादर करावीत. 

नियम क्रमांक ६ संबंधित खेळाडूची पुरस्कार वर्षातील ३० जून रोजी संपणाऱ्या वर्षासह लगतपूर्व पाच 
वर्षातील आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, वरिष्ठ राज्य अजिंक्यपद स्पर्धेमधील कामगिरी पुरस्कारासाठी विचारात 
घेण्यात येईल. 


६.१ खेळाडूस पुरस्कार वर्षापासून लगतपुर्व ५ वर्षामध्ये कोणत्याही तीन वर्षात संबंधित खेळाडूने अधिकृत 
संघातर्फे संबंधित खेळाच्या अधिकृत राष्ट्रीय फेडरेडनमार्फत आयोजित वरिष्ठ गटाच्या (सिनीअर) राष्ट्रीय 
स्पर्धेमध्ये/राष्ट्रीय स्पर्धा (नॅशनल गेम्स) मध्ये महाराष्ट्राच्या प्रातिनिधीक संघाकडून सहभागी होवून किमान एक 
पदक (प्राविण्य) संपादन केले आहे अज्ञा खेळाडूंचा गुणांकना करिता विचार करण्यात येईल. एकाच वर्षामध्ये 
वरिष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा व राष्ट्रीय स्पर्धा (नॅशनल गेम्स) आयोजित झालेल्या असतील तर त्या दोन 
स्वतंत्र राष्ट्रीय स्पर्धा गणण्यात येतील. 


पृष्ठ ४५ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


६.२ थेट पुरस्काराकरिता पात्र असलेल्या खेळाडूस (परिशिष्ट अ-३.३ नुसार) लगतच्या पाच वर्षांपैकी किमान 
एक वर्षातील राष्ट्रीय स्पर्धेतील पदक संपादन केले असल्याची अट लागू राहणार नाही. 


६.३ एखाद्या खेळाडूने पुरस्कारासाठी ग्राहय धरण्यात आलेल्या ५ वर्षापैकी दोन वर्षी वरिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये 
किंवा राष्ट्रीय स्पर्धामध्ये सहभाग घेतला व उर्वरीत तीन वर्षापैकी एका वर्षामध्ये त्याची निवड होवून तो 
पुरस्कारासाठी ग्राहय असलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा मध्ये खेळलेला असेल तर ५ वर्षापैकी तीन वर्षामध्ये 
वरिष्ठ राष्ट्रीय स्पर्धा खेळला असे ग्रहीत धरण्यात येईल. तथापि या तीनही वर्षापैकी वरील पैकी कोणत्याही 
स्तरावरील स्पर्धेमध्ये त्याला प्रावीण्य प्राप्त करणे आवश्यक राहील. 


६.४ काही खेळांमध्ये जागतिक अजिक्यपद स्पर्धा किंवा जागतिक चषक स्पर्धा या दर चार वर्षांनी, दर दोन 
वर्षांनी किंवा दरवर्षी आयोजित होत असतात. थेट पुरस्कारासाठी विचार करताना यापैकी जास्तीत जास्त दीर्घ 
कालावधी नंतर आयोजित केलेल्या स्पर्धांमधील कामगिरी ग्राहय धरण्यात येईल. 


नियम क्रमांक ७) खेळाडूने विहित नमुन्यातील वैयक्तिक तपशिला सोबत नियम ५ च्या पोटनियम (२) मधील (आ), 
(ब), (क) (ड) व (इ) येथे नमूद केलेली कागदपत्रे स्वसाक्षांकीत करुन जोडावीत. सादर केलेले प्रमाणपत्र खोटे 
आहे असे आढळून आल्यास त्या खेळाडू विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. 

नियम क्रमांक ८) गुणांकनासाठी ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या क्रीडा स्पर्धांचे गुणकोष्टक परिशिष्ट (अ-३.३, ३.४ व 
३.५) नुसार गणण्यात येईल. 


नियम क्रमांक ९) ज्या खेळामध्ये वैयक्तिक व सांघिक san संयुक्‍त स्पर्धा होतात (उदा. अँथलेटीक्स्‌, 
जिम्नॅस्टीक्सु, जलतरण, टेनिस, टेबल टेनिस, बॅडमिंटन इ.) अशाच खेळांसाठी खालील देण्यात आलेले गुणोत्तर 
प्रमाण ग्राहय धरण्यात येईल व त्यानुसार क्रीडा कामगिरीचे गुणांकन करण्यात येईल. ज्या खेळांमध्ये फक्त 
सांघिक स्पर्धा अथवा फक्त वैयक्तिक स्पर्धा असतील तर त्यांच्या क्रीडा कामगिरीचे नियमित सर्व साधारण 
गुणांकनानुसार गुणांकन करण्यात येईल. 
() सांघिक क्रीडा प्रकारासाठी गुणांकन हे संघातील खेळाडूच्या संख्येनुसार गणण्यात येईल. 
(i) एखादया वैयक्तिक प्रकाराचे गुणांकन A आहे. तर सांघिक क्रीडा प्रकाराचे गुणांकन खालीलप्रमाणे करण्यात 
येईल. 
उदा. एका संघात दोन खेळाडू असतील तर :- 9.4 XA संघातील खेळाडू संख्या (A म्हणजे उदा.आशियाई 
अजिंक्यपद स्पर्धा - प्रथम क्रमांक १२ गुण) १.५)१२५२२९ गुण 
एका संघात तीन किंवा चार खेळाडू असतील तर :- २) संघातील खेळाडू संख्या 
२9९६१२५४२६ गुण 
एका संघात पाच ते दहा खेळाडू असतील तर :- BX A+ संघातील खेळाडू संख्या 
३>६१२-५२७.२ गुण 
एका संघात दहा पेक्षा अधिक खेळाडू असतील तर :-  ५>%॥ 5 संघातील खेळाडू संख्या 
4X 92299 =4 गुण 
(ii) हा नियम ज्या खेळामध्ये वैयक्तिक व सांघिक sen संयुक्‍त स्पर्धा होतात (उदा. अँथलेटीक्स, जिम्नॅस्टीक्स, 
जलतरण, टेबल टेनिस, बॅडमिटन इ.) अशाच बाबींसाठी सदरचे देण्यात आलेले गुणोत्तर प्रमाण (अर्जुन अवार्ड 
प्रमाणे) ग्राह्य धरण्यात यावे. फक्त सांघिक खेळ अथवा wad वैयक्तिक खेळाच्या स्पर्धा असतील तर देण्यात 


पृष्ठ ४५ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


आलेले गुणोत्तर प्रमाण (अर्जुन अवार्ड प्रमाणे) लागू राहणार नाही. नियमित सर्व साधारण गुणांकनानुसार गुणांकन 
करण्यात येईल. 

नियम क्रमांक १०) दिनांक १ जुलै ते ३० जून या कालावधीत दोन किंवा अधिक वरिष्ठ राष्ट्रीय / वरिष्ठ 
राज्यस्तर अजिंक्यपद स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले असेल तर त्या स्पर्धांची विभागणी गुणांकनासाठी त्या 
त्या वर्षात करण्यात येईल. तथापि नॅशनल गेम्स मधील सहभाग किंवा पदक याचे त्याच वर्षात अतिरीक्त 
स्वरूपात गुणांकन करण्यात येईल. 


नियम क्रमांक ११) जो खेळाडू भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेने आयोजित केलेल्या नॅशनल गेम्स मध्ये महाराष्ट्र 
राज्याचे प्रतिनिधीत्व करणार नाही किंवा असे प्रतिनिधीत्व करण्यास नकार देईल असे खेळाडू पुरस्कारासाठी 
अर्ज करण्यास पात्र राहणार नाहीत. थेट पुरस्कारार्थीसाठी ही तरतूद लागू राहणार नाही. 


नियम क्रमांक १२) खेळाडूंच्या गुणांकनासाठी संबंधीत खेळाडू सहभागी झालेल्या अधिकृत आंतरराष्ट्रीय किंवा 
राष्ट्रीय स्पर्धेमध्येवेयक्तिक प्रत्येक क्रीडा प्रकारात - वजन गट/इव्हेंट मध्ये किमान ६ देशांच्या/राज्यांच्या ६ 
खेळाडूंनी व सांघिक क्रीडा प्रकारात ६ देश्ांच्या/राज्यांचा ६ संघांचा सहभाग असल्यासच सदर स्पर्धेमधील 
कामगिरीचे गुणांकन करण्यात येईल. खेळाडूंच्या गुणांकनासाठी संबंधीत खेळाडू सहभागी झालेल्या अधिकृत 
आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्पर्धेमधील स्पर्धा प्रकारात सहभागी देशांचा/राज्यांचा नावासह सहभागाबाबतचे 
प्रमाणपत्र संबंधित खेळाच्या फेडरेडानने /राज्य संघटनेने संबंधित खेळाडूला देण्यात यावे व संबंधित खेळाडूने 
आपल्या ऑनलाईन अर्जामध्ये सोबत सादर करावे. 

नियम क्रमांक १३) खेळाडूंचा वरीष्ठ राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धेतील सहभाग हा त्या त्या खेळाच्या राज्य 
संघटनेमार्फत महाराष्ट्र राज्याच्या संघातून असला पाहिजे. महाराष्ट्राचा खेळाडू हा महाराष्ट्र राज्याच्या 
संघामार्फत जरी खेळलेला नसेल, तसेच तो इतर राज्यांच्या संघामार्फत ही खेळलेला नसेल मात्र उदर 
निर्वाहाकरीता तो रेल्वे, बँक, पोलिस, एअर इंडिया, पेट्रोलियम बोर्ड व इतर अश्या अनेक संस्था/कंपनीमध्ये 
नौकरी करीत असेल व त्यांच्यामार्फत वरीष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा MSS असेल अशा महाराष्ट्राच्या 
रहीवासी असलेल्या खेळाडूंच्या क्रीडा कामगिरीचा गुणांकनासाठी विचार करण्यात येईल. पुरस्कार प्राप्त 
झालेल्या खेळाडूंना राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा (नॅशनल गेम्स्‌ मध्ये) महाराष्ट्र राज्याकडून खेळणे बंधनकारक राहील. 
याबाबीचे हमीपत्र अर्जदार खेळाडूने अर्जासोबत देणे आवश्‍यक राहील. पुरस्कार प्राप्त झाल्यानंतर त्या 
खेळाडूने या अटीचा भंग केल्यास संबंधित खेळाडूच्या सदर कृतीबाबत शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीबाबतचा 
प्रस्ताव क्रीडा संचालनालयाद्वारे संबंधित प्राधिकरणास सादर करण्यात येईल. 

नियम क्रमांक १४) अखिल भारतीय आंतरविदयापीठ स्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन प्राविण्य प्राप्त करणारा खेळाडू 
हा महाराष्ट्र राज्यातील अधिकृत विदयापीठामार्फत सहभागी झालेला असावा. अज्ञा खेळाडूंचाच अखिल 
भारतीय आंतरविदयापीठ स्पर्धा क्रीडा कामगिरीचा गुणांकनाकरीता विचार करण्यात येईल. 


नियम क्रमांक १५) खेळाडूंच्या गुणांकनासाठी संबंधीत खेळाडू सहभागी झालेल्या अधिकृत राज्यस्तर 
स्पर्धेमधील स्पर्धा प्रकारात किमान go टक्के जिल्ह्यांचा सहभाग असल्यासच सदर स्पर्धेतील कामगिरीचे 
गुणांकन करण्यात येईल. 


पृष्ठ ४५ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


नियम क्रमांक १६) सर्व स्तरावरील स्पर्धेतील सहभागी संघांची संख्या संबंधित राज्य क्रीडा संघटनेने त्या त्या 
वर्षी क्रीडा संचालनालयास सादर करणे बंधनकारक राहील. त्यासोबत स्पर्धेचे ड्रॉ सोबत जोडावे. 

नियम क्रमांक १७) सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट " अ- ३.४ व ३.५" मधील गुण कोष्टकानुसार पुरस्कारासाठी 
परिगणित केलेल्या पाच वर्षाच्या कामगिरीपैकी सर्वोत्कृष्ट तीन वर्षात एकूण किमान १६ किंवा अधिक गुण प्राप्त 
करतील त्यापैकी सर्वाधिक गुण मिळविणाऱ्या एक पुरूष व एक महिला यांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात 
येईल. 


नियम क्रमांक १८) एखाद्या खेळात दोन खेळाडूंना समान सर्वाधिक गुण प्राप्त झालेले असतील तर त्यापैकी 
वयाने ज्येष्ठ असलेल्या खेळाडूची निवड पुरस्कारासाठी करण्यात येईल. sal दोन्ही खेळाडूंचे वय सारखे 
असल्यास अपवाद म्हणून दोन्ही खेळाडूंना पुरस्कार देण्याचा विचार करता येईल. 


नियम क्रमांक १९) पुरस्कारासाठी विचारात घेतलेल्या स्पर्धांच्या काळात जर खेळाडूने उत्तेजक द्रव्य (डोपिंग) 
घेतल्याचे आढळून आल्यास संबंधित खेळाडूस देण्यात आलेला पुरस्कार रद्द करण्याचे अधिकार शासनास 
राहतील. 


नियम क्रमांक २०) पुरस्कारासाठी अर्ज केलेल्या खेळाडूने सादर केलेली माहिती असत्य, चुकीची व दिशाभूल 
करणारी असल्याचे निदर्शनास आल्यास पुरस्कार रद्द करण्याचा अधिकार शासनास राहील व संबंधिता विरूद्ध 
भारतीय दंड संहितेनुसार कारवाई केली जाईल. 


नियम क्रमांक 29) गुणांकन कोष्टकातील थेट पुरस्कारासाठी ग्राहय धरलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा व कामगिरी 
असणे आवर्यक राहील. सदरचा पुरस्कार जादा पुरस्कार देण्यात येईल. 

नियम क्रमांक २२) जर एखाद्या क्रीडा प्रकारामध्ये पुरस्कारासाठी पात्र खेळाडू उपलब्ध झाले नाही तर सदरचा 
पुरस्कार अन्य ऑलिंपिक खेळामध्ये समाविष्ट असलेल्या खेळाच्या उपप्रकारामध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केलेल्या 
खेळाडूस आयुक्त, क्रीडा यांचे स्तरावरील छाननी/शिफारस समितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन 
पुरस्कार देण्याचे अधिकार राज्यस्तरीय पुरस्कार निवड समितीस राहतील. तथापि असे करताना प्रदान 
करावयाच्या शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांची संख्या एकूण पुरस्कार संख्येच्या (७ प्रकारच्या पुरस्कार संख्येच्या) 
मर्यादेतच राहील. 

नियम क्रमांक २३) वैयक्तिक या क्रीडा प्रकारात ग्रॅन्डस्लॅम (विंबल्डन, फ्रेंच ओपन, यू. एस. ओपन व 
ऑस्ट्रेलियन ओपन) स्पर्धा, डेव्हीस कप स्पर्धा, beta कप स्पर्धा, एटीपी स्पर्धा व डब्ल्यूटीए स्पर्धा या 
सर्वोच्च महत्वाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा आहेत त्यामुळे या स्पर्धामधील कामगिरीचा गुणांकनासाठी विचार 
करण्यात येईल. 


नियम क्रमांक २४) शरीरसौष्ठव क्रीडा स्पर्धामध्ये सर्व वजन गटांमधील विजेत्यांची स्पर्धा घेवून चॅम्पियन ऑफ 
चॅम्पियन निवडण्यात येतो. (उदा. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मिस्टर आशिया, राष्ट्रीय स्पर्धेतील विजेत्यांना भारत श्री, 
राज्य स्पर्धेतील विजेत्यांना महाराष्ट्र श्री) अशा खेळाडूंना अतिरीक्त ५ गुण देण्यात येतील. 


पृष्ठ ४५ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


नियम क्रमांक २५) स्पोर्टस क्लाइंबिंग या खेळामध्ये इंडियन माऊंटेनिअरींग फाऊंडेशन, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत 
आयोजित स्पर्धा विचारात घेण्यात येतील. तसेच या खेळातील तीन उपप्रकार १. लीड, २. बोल्डरींग व ३.स्पीड 
या उपप्रकारांमध्ये खेळाडूने केलेल्या कामगिरीचा विचार गुणांकनासाठी करण्यात येईल. 

नियम क्रमांक २६) VST या खेळामधील इर्गोमीटर इंडोअर रोईंग चॅम्पियनशिप या खेळ प्रकारामधील क्रीडा 
कामगिरी गुणांकनासाठी We धरली जाणार नाही तर फक्त पाण्यावरील WET क्रीडा प्रकारासाठी क्रीडा 
कामगिरी विचारात घेतली जाईल. 


नियम क्रमांक २७) बॉडी बिल्डींग या खेळामध्ये ऑलिंपिया शरीरसौष्ठव स्पर्धेचा पुर्वी गुणांकनासाठी विचार केला 
जात होता. आता ऑलिपिया शहारीरसौष्ठव स्पर्धा ऐवजी आय.एफ.बी.बी. डायमंड कप या स्पर्धेतील कामगिरी 
गुणांकनासाठी ग्राह्य धरण्यात येईल. 


पृष्ठ ४५ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-३.१” 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू) नियम 


(१ खेळाडूचे नांव :-कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती 
(२) पत्ता = 
(३) खेळाचा प्रकार :- 


a) स्पर्धेचे नांव | स्पर्धेचा | ठिकाण | कालावधी | स्पर्धेतील कामगिरी स्पर्धा अधिकृत 

क्र स्तर प्रथम/व्दितीय/तृतीय | अजिंक्यपद स्पर्धा आहे 
किंवा नाही, याबाबतचे 
स्वयंस्पष्ट अभिप्राय 

Pe | 

२ 

3 

8 

4 

परिशिष्ट “अ-३.२” 
प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती 


खेळाडू नोंदणी क्रं. हे/ या 


जडतात या खेळाचा खेळाडू असून या खेळास भारतीय 


( खेळाचे नांव लिहावे) महासंघाची /महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएडानची / भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनची 
मान्यता आहे. कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती यांनी अर्जामध्ये नमूद केलेली 


कामगिरी, संघटनेच्या कागदपत्रांनुसार बरोबर आहे/नाही. कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती 


स्थळ : 
दिनांक: 
संघटनेची मोहोर (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) 
सचिव अध्यक्ष 
संघटनेचे नाव संघटनेचेनाव 


हे/ या शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत/नाहीत. 


टिप : (१ अपात्र प्रमाणित केलेल्या खेळाडूबाबतची स्वयंस्पष्ट कारणमीमांसा स्वतंत्र कागदावर संघटनेचे 


सचिव व अध्यक्ष यांच्या संयुक्‍त सही Breast देण्यात यावी. 
(२) लागू असेल तेथे (/) अशी खूण करावी. 


पृष्ठ ४५ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-३.३” 
थेट पुरस्कारा करिता स्पर्धा प्रकार व कामगिरी 
व स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
a क्रीडा स्पर्धेचा स्तर पहिला दुसरा त्यांत 
क्र व क्रमांक तिसरा क्रमांक सहभाग 
क्रमांक क्रमांक 
हि ऑलिपिक गेम्स थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार 
२. | जागतिक अजिक्यपद स्पर्धा (वरिष्ठ गट), | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार शि 
जागतिक चषक (वरिष्ठ गट) 
एशियन गेम्स, 
कॉमनवेल्थ गेम्स 
३. | TEKH स्पर्धा/डेव्हीस कप/फेड कप थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार शि 
भारतीय संघाचे प्रतिनिधीत्व (वर्ल्ड ग्रुप व 
आशियाई ओझानीया ग्रुप) प्राविण्य (फक्त 
लॉन टेनिससाठी) 
महाराष्ट्रातील एखादी महिला/पुरुष थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार 7 
खेळाडू जर जागतिक क्रमवारीत एकेरी 
किंवा दुहेरीच्या अव्वल मानांकनामध्ये १०० 
क्रमांकाच्या आत असेल तर (फक्त लॉन 
टेनिससाठी) 
AAA कप/उबेर कप, आल इंग्लड थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | 
बॅडमिंटन स्पर्धा, 
४. | जागतिक बुध्दीबळ संघटना (फिडे) मधील शि 
आंतरराष्ट्रीय ग्रँड मास्टर, 
आंतरराष्ट्रीय महिला ग्रँड मास्टर, थेट पुरस्कार 
किताब प्राप्त करणारे खेळाडू 


नियम क्र. ५ मधील ५.३ - काही खेळांमध्ये जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा किंवा जागतिक चषक स्पर्धा या दर चार वर्षानी, 
दर दोन वर्षांनी किंवा दरवर्षी आयोजित होत असतात. थेट पुरस्कारासाठी विचार करताना यापैकी जास्तीत जास्त 
दीर्घ काळावधी नंतर आयोजित केलेल्या स्पर्धांमधील कामगिरी ग्राहय धरण्यात येईल. 


पृष्ठ ४५ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-३.४” 
सर्व साधारण गुणांकन 
अ.क्र स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
क्रीडा स्पर्धेचा स्तर पहिला | दुसरा सरकता क 
pening [prin सरा क्रमांक | सहभाग 
क्रमांक | क्रमांक 
7 . | जागतिक अजिक्यपद स्पर्धा / चषक (वरिष्ठ गट), १५ १४ १२ ०६ 
वर्ल्ड चेस ऑलिंपियाड (सांघिक) वरीष्ठ गट 
/जागतिक चेस अजिंक्यपद स्पर्धा 
(वरीष्ठ गट - वैयक्तिक स्पर्धा) (दर दोन वर्षाने 
आयोजित होणारी स्पर्धा असेळ तर) 
२. | जागतिक अजिक्यपद स्पर्धा / चषक (वरिष्ठ गट) ०८ ०७ ०६ ०३ 
(दरवर्षी आयोजित होणारी स्पर्धा असेल तर) 
३. | एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स po | | P| ०५ 
४. | आशियाई अजिक्यपद स्पर्धा (सिनियर गट), ०७ ०६ ०५ ०२ 
आशियाई चषक (सिनियर गट), 
राष्ट्रकुल अजिक्यपद स्पर्धा (सिनियर गट) 
५. । वल्ड युनिव्हरिटी गेम्स, ०५ ०४ ०३ ०२ 
नॅशनल गेम्स, 
राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा 
(सिनियर गट), साऊथ एशियन स्पर्धा/गेम्स 
(सिनियर गट) 
६. | राज्य अजिक्यपद स्पर्धा (सिनियर गट), ०३ ०२ | शि 
अखिल भारतीय आंतर विद्यापीठ क्रीडा स्पर्धा 
अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा 


टिप - 

१. काही खेळांमध्ये आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा किंवा आशियाई चषक स्पर्धा या दर दोन वर्षांनी किंवा 
दरवर्षी आयोजित होत असतात. गुणांकनासाठी विचार करताना यापैकी २/१ वर्षे कालावधी नंतर 
आयोजित केलेल्या स्पर्धामधीळ कामगिरी (थेट पुरस्कारा व्यतिरिक्त) ग्राहय धरण्यात येईल. 

२. परिशिष्ट (३.४) व (३.५) मधील प्राप्त होणा-या गुणांची बेरीज करुनच एकूण गुणांकन धरले जाईल. 

३. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये वैयक्तिक उच्चांक केल्यास उच्चांकनासाठी अतिरिक्त ५ गुण देण्यात 
येतील. 


पृष्ठ ४५ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-३.५” 
निवडक खेळांच्या विशिष्ट स्पर्धांसाठीचे गुणांकन 


क्रीडा प्रकार - लॉनटेनिस 


हि स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
हय न क्रीडा स्पर्धेचा स्तर पहिला दुसरा = 
क्र हवी are तिसरा क्रमांक | सहभाग 
क्रमांक क्रमांक 
| . | महाराष्ट्रातील एखादा महिला किवा पुरुष खेळाडू जर शि 7 शि ०३ 
ग्रॅंड स्लॅम स्पर्धेत एकेरी किंवा दुहेरीच्या पात्रता फेरी 
खेळल्यास (ग्रॅन्डस्लॅम (विंबल्डन, फ्रेंच ओपन, यू. एस. 
ओपन व ऑस्ट्रेलियन ओपन) स्पर्धा, डेव्हीस कप स्पर्धा, 
फेड कप स्पर्धा,) 
२. | एटीपी स्पर्धा व डब्ल्यूटीए स्पर्धा ०८ ०७ ०६ ०३ 
क्रीडा प्रकार - क्रिकेट 
डं Tees खेळाडूंची कामगिरी 
i क्रीडा स्पर्धेचा स्तर पहिला दुसरा ae 
क्र कमक कमांक तिसरा क्रमांक | सहभाग 
क्रमांक क्रमांक 
i . | आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एक दिवसीय/टेस्ट सिरीज, 
क्रीकेट ol9 ०६ ०५ ०२ 
२०-२० क्रीकेट 
२. | रणजी ट्राफो/दुलीप ट्राफो/देवधर ट्रॉंफी/ इराणी ०५ ०४ ०३ ०२ 
ट्रॉफी, कुचबिहार ट्रॉफी, भारतीय ए संघासाठीचे 
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एक दिवसीय /टेस्ट सिरीज 
२०-२० क्रिकेट 
क्रीडा प्रकार - फुटबॉल 
अ. स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
ee क्रीडा स्पर्धेचा स्तर नक —— —— 
क्र पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
Ka संतोष SiH, फेडरेडान कप, बी.सी. राय ट्रॉफी ०५ ०४ ०३ ०२ 
क्रीडा प्रकार - जिम्नॅस्टीक्स 
अ. aren स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
Ea क्रीडा स्पर्धेचा स्तर न्न । न 
क्र पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
EA . | वल्ड चॅलेंज कप सिरीज (वरिष्ठ गट) ०७ ०६ ०५ ०२ 
क्रीडा प्रकार - टेबल टेनिस 
अ. Saher Se स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
क क्रीडा स्पर्धेचा स्तर ली —— a 
क्र पहिला क्रमांक । दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
Es . | आय.टी.टी.एफ. प्रो टुर्स (वरिष्ठ गट) ०७ ०६ ०५ ०२ 


पृष्ठ ४५ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


क्रीडा प्रकार - बुध्दीबळ 


अ. जि व स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
फड डा स्पर्धेचा स्तर वल नात ी 
क्र पहिला क्रमांक । दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
१. | वर्ल्ड कप वरीष्ठ गट वैयक्तिक स्पर्धा ०७ ०६ ०५ ०२ 
क्रीडा प्रकार - बॅडमिंटन 
स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
अ.क्र क्रीडा स्पर्धेचा स्तर पहिला | दुसरा | तिसरा 
क्रमांक | क्रमांक | क्रमांक vgs 
१. | सुदीरमन des कप (संघटना आयोजित) (वरिष्ठ गट-सांघिक) ०७ ०६ ०५ ०२ 
२. | थामस कप पुरुष व उबेर कप HIS! स्पर्धा (संघटना आयोजित) (वरिष्ठ i | | 03 
गट) (एकेरी, दुहेरी)/ ऑल इंग्लड बॅडमिंटन स्पर्धा 
३. | सुपर सिरीज क्रौडा स्पर्धा - वैयक्तिक (एकेरी, मिश्र दुहेरी, दुहेरी), ०५ ०४ ०३ ०२ 
इंटरनॅशनल चॅलेंज क्रीडा स्पर्धा/इंटरनॅशनळ  सॅटेलाईट/ 
इंटरनॅशनल सिरीज क्रीडा स्पर्धा वैयक्तिक (एकेरी, मिश्र दुहेरी, 
दुहेरी), 
ग्रॅण्ड प्री गोल्ड क्रीडा स्पर्धा - वैयक्तिक (एकेरी, मिश्र दुहेरी, दुहेरी), 
ग्रॅण्ड प्री क्रीडा स्पर्धा - वैयक्तिक (एकेरी, मिश्र दुहेरी, दुहेरी) 
क्रीडा प्रकार - हॉकी 
2 स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
: 
व क्रीडा स्पर्धेचा स्तर माप दुसरा तिसरा 
क्र पहिला क्रमांक पोल as सहभाग 
क्रमांक क्रमांक 
१. | अझलन शाह हॉको CA वरीष्ठ गट, वल्ड ळीग ०७ ०६ ०५ ०२ 
फायनल चॅम्पियनशिप वरीष्ठ गट 
२. | जोहर कप आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा, ०५ ०४ ०३ ०२ 
आंतरराष्ट्रीय हॉकी सिरीज दोन देशांमधील 
क्रीडा प्रकार - शरीर सौष्ठव 
a क्रीडा स्पर्धेचा स्तर र्‍ आज यी 
क्र पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
१. । अम्युच्युअर आलिपिया स्पर्धा (संघटना ०७ ०६ ०५ ०२ 
आयोजित) (वरीष्ठ गट) (शरीरसौष्ठव), 
आरनॉल्ड क्लासिक आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा 
२. | एशियन बीच गेम्स (ऑलिंपिक कॉन्सुल ऑफ ०५ ०४ ०३ ०२ 
एशिया आयोजित) (वरीष्ठ गट), मिस्टर इंडिया 
राष्ट्रीय अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा (संघटना 
आयोजित) (वरीष्ठ गट) 
३. | महाराष्ट्र श्री राज्य अजिक्यपद स्पर्धा (संघटना ०३ ०२ ०१ 4 
आयोजित) (वरीष्ठ गट) aR Rata) 


पृष्ठ ४५ पैकी २८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


क्रीडा प्रकार - जलतरण, वॉटरपोलो व डायव्हींग 


अ. स्पर्धतील खेळाडूंची कामगिरी 
कळ क्रीडा स्पर्धेचा स्तर न्यत । नाक 
क्र पहिला क्रमांक । दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
Ea . | फिना des aay वरीष्ठ गट ०८ ०७ ०६ ०३ 
क्रीडा प्रकार - अथलेटीक्स 
स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
अ.क्र क्रीडा स्पर्धेचा स्तर — = माक 
पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
| a. | . | आंतरराष्ट्रीय परमिट मीट (वरिष्ठ गट) ०८ ०७ ०६ ०३ 
क्रीडा प्रकार - ज्युदो 
स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
अ.क्र क्रीडा स्पर्धेचा स्तर =o वक दह 
पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
| . | जागतिक Tes स्ल॑म (वरिष्ठ गट), ०८ ०७ ०६ ०३ 
जागतिक ग्रँड fra (वरिष्ठ गट) 
क्रीडा प्रकार - सायकलिंग 
स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
अ.क्र क्रीडा स्पर्धेचा स्तर वक —— mae 
पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
| . | ट्रॅक एशिया कप स्पर्धा (वरिष्ठ गट) ०८ ०७ ०६ ०३ 
क्रीडा प्रकार - अश्वारोहण 
स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
अ.क्र क्रीडा स्पर्धेचा स्तर न्या न द 
पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
eed एफ.ई.आय. स्पर्धा ०५ ०४ ०३ ०२ 
२. | राज्य ०३ ०२ pod | q pe 
क्रीडा प्रकार - स्पोर्टस क्लायबिंग 
क्रोडा स्पर्धेचा स्तर ( भारतीय स्पर्धेतील खेळाडूंची कामगिरी 
अ.क्र | माऊटेनिअरिगअसो. नवी दिल्ली grates | seeramtice SS विका 
पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक | सहभाग 
आयोजित 
Kal . | पश्चिम विभाग स्तरीय क्रीडा स्पर्धा 03 ०२ a q a 
२. । राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा ०५ ०४ ०३ शि: का १ 


पृष्ठ ४५ पैकी २९ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-४” 
शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार 


नियम क्र. १) संक्षिप्त नांव : 
या नियमांना "शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार नियम, २०२२" असे संबोधण्यात यावे. 


नियम क्र. २) व्याख्या : 


साहस : १८ वर्षावरील एखादया व्यक्‍तीने जळ, जमिन व आकाश यामधील साहसी क्रीडा प्रकारात नैसर्गिक 
प्रतिकुल परिस्थितीवर मात करुन तसेच त्याच्या जिवीतास असलेली जोखीम घेऊन परिपुर्ण Host कामगिरी 
म्हणजे साहस होय. 

नियम क्र. ३) उद्दिष्ट: साहसी क्रीडा प्रकारामध्ये विशहोष उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यातील 
साहसी व्यक्तींचा गौरव करणे हे या पुरस्काराचे उद्दिष्ट आहे. 


नियम क्र. ४) 

(9) केंद्र शासनाचा तेनझिंग AMT पुरस्कार प्राप्त करणा-या महाराष्ट्रातील व्यक्तीस “शिवछत्रपती राज्य साहसी 
क्रीडा पुरस्कार ” त्या वर्षासाठी थेट पुरस्कार देण्यात येईल. 

(२) साहसी क्रीडा क्षेत्रातील आपल्या अतुलनीय कामगिरीने महाराष्ट्राच्या लौकिकात भर टाकणाऱ्या सुयोग्य 
व्यक्तिना*शिवछत्रपती राज्य साहसी क्रीडा पुरस्कार” देऊन सन्मानित करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


(३) जल, जमिन व आकाशा या तीन स्वतंत्र साहसी क्रीडा प्रकारासाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे दरवर्षी एकूण ३ 
पुरस्कार देण्यात येईल. 
नियम क्र. ५) पात्रतेचे निकष: 


(१) पात्र पुरस्कारासाठी खेळाडूच्या कामगिरीचे मुल्यमापन करताना पुरस्कार वर्षाच्या लगतपुर्व ५ वर्षाची 
कामगिरी विचारात घेण्यात येईल. यामध्ये कौशल्य, विक्रम, साहसाची तीव्रता, घेतलेली जोखीम, काठीण्य 
पातळी, नैसर्गिक प्रतिकुलता, प्रतिकुल परिस्थिती यासारखी दृष्य परिमाणे तसेच संबंधित व इतर साहसी 
क्रीडा प्रकारातील योगदान, प्रशिक्षण व व्यवस्थापन विचारात घेतली जातील. 


(२) साहसी क्रीडा पुरस्कारासाठी दि. १ जानेवारी ते दि. ३१ डिसेंबर हा कालावधी विचारात घेण्यात येईल. 


(३) साहसी क्रीडा प्रकारातील अधिकृत खेळांची संघटना/संस्था/क्लब असल्यास ती राष्ट्रीय शिखर संघटनेला 
संलग्न असणे आवऱ्यक राहील. 
(४ जल, स्थल व आकाश पुरस्कारासाठी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या अध्यक्षतेखाळी उपसमिती स्थापन 
करावी. सदर उपसमितीमध्ये (जल, स्थळ व आकाशा ) या प्रत्येक प्रकारामधीळ तज्ञ, साहसी क्रीडा प्रकारातील 
शिवछत्रपती पुरस्कारार्थी/तेनझिंग नॉर्गे पुरस्कारार्थी, अनुभवी व्यक्‍तींची/संस्थेच्या पदाधिकारी यांची/संबंधित 
संघटना असल्यास संघटनेच्या प्रतिनिधींचा समितीमध्ये समावेश असावा. उपसमिती सदस्यांची निवड करण्याचे 
अधिकार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना राहतील. सदर उपसमितीने प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करुन पुरस्कार 
निवड समितीस आपली शिफारस सादर करावी. 
(५) प्रत्येक साहसी क्रीडा प्रकारातील साहस हे त्या त्या क्षेत्रातील वातावरणाच्या स्थितीचा, वयोगट, वेळ, उंची, 
अंतर, प्रतिकुल परिस्थिती, खेळ प्रकार, संस्था अधिकृत आहे अथवा नाही याबाबतचा खुलासा व अर्जदाराने 
पृष्ठ ४५ पैकी ३० 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


केलेल्या साहस प्रकाराची कामगिरी कोणत्या संस्था/संघटना यांनी प्रमाणित Hott आहे याबाबत सविस्तर 
विवरण ज्या त्या खेळाच्या प्रकारानुसार त्या त्या संस्थांच्या प्रमाणपत्रासह अर्जदाराने आपला अर्ज ऑनलाईन 
सादर करुन ऑनलाईन अर्जाची प्रिंट संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचेकडे सादर करावे. 

(६) एका क्रीडा प्रकारामध्ये जर दोन व्यक्तींची कामगिरी ही पुरस्कारासाठी पात्र होत असेल तर अशा वेळी वयाने 
जेष्ठ असलेल्या व्यक्‍तीची निवड करण्यात यावी. 


(७ व्यावसायिक कारणास्तव जमीन, हवाई व जल यामधील साहसी क्रीडा प्रकार आयोजित करण्यासाठी 
व्यावसायिक उपक्रमांचा विचार पुरस्कारासाठी करता येणार नाही. 


(८) साहसी क्रीडा उपक्रम आयोजित करणारी संस्था ही नोंदणी संस्था अधिनियम १८६० अन्वये / धर्मादाय 
आयुक्तांकडे /कंपनी कायदा २०१३ च्या ना नफा तत्वावर ASA असणे आवश्‍यक आहे. 


(९) देशातील/राज्यातील काही ठराविक भागात उपरोक्‍त साहसी उपक्रमांचे आयोजन करण्यासाठी पूर्वपरवानगी 
आवश्‍यक असते. अज्ञा ठिकाणी उपरोक्‍त साहसी उपक्रम आयोजित केळे जाणार असतील तर केवळ तेथील 
गरजेनुसार त्या राज्यातील /देशातील नियमांनुसार आयोजकांनी तेथील सक्षम अधिका-यांची पूर्व परवानगी 
घेऊन पुर्ण केलेली साहसी कामगिरी विचारात घेतली जाईल. विम्याचे संरक्षण संपूर्ण उपक्रमाच्या कालावधीसाठी 
आयोजकांनी घेतलेले असावे. 


(१०) साहसी उपक्रमाचे अधिकृत आयोजक संघटना/संस्था यांनी निश्चित केलेली वयोमर्यादा पुर्ण केलेली असणे 
आवड्यक आहे. 


नियम क्र. ६) अर्ज करण्याची पध्दत : 


१) अर्जदाराने अर्जा सोबत अधिकृत प्रमाणपत्र, आवश्‍यक तेथे संबंधित विभागाचे परवानगी पत्र, व्हीडीओ 
रेकॉर्डींग व फोटो, प्रसिध्दी कात्रणे, साहस निरीक्षकांचा अहवाळ, साहस कालावधी-स्थळ-उपस्थित 
मान्यवर-साहस दरम्यानचे वातावरण-मार्गदर्शक इ. कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. 

२) ज्या जिल्हयातील खेळाडू त्यांनी संबंधित साहसाबाबतची, ज्या व्यक्ती साहसी उपक्रमात सहभागी 
झाल्या होत्या त्यांची माहिती, अर्जदाराचा रहिवास असलेला तपशिल संबंधित संस्थेमार्फत त्या जिल्हा 
क्रीडा अधिकारी कार्यालयात सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


नियम क्र. ७ पुरस्कारासाठी पात्र साहसी प्रकार 
अ) जमिनीवरील साहसी क्रीडा प्रकार 


(१) गिर्यारोहण - अति उंचीवरील शिखरांवर गिर्यारोहणाचे तांत्रिक कौशल्य आणि सुरक्षा साधनांचा वापर 
करुन HIS आरोहण. तसेच गिर्यारोहणाच्या तांत्रिक बाबीचा स्वतंत्रपणे वापर करुन पुढील उपक्रम 
आयोजित केले जातात. - रॅपलिंग, वॉटरफॉल रॅपलिंग, व्हॅली क्रॉसिंग, टायरोलीन ट्रॅव्हर्स, जायंट 
स्वींग इत्यादी. सदर उपक्रम स्वतंत्रपणे आयोजित केले जात असले तरी ते उपक्रम गिर्यारोहणाचा 
भाग आहेत. हिमालयातील गिर्यारोहण मोहीमांचे संपूर्ण नियमन इंडीयन माउंटेनिअरींग फाउंडेशन 
या राष्ट्रीय संघटनेमार्फत केले जाते. अशा मोहीमांचे नेतृत्व करणारे व त्यात भाग घेणारे गिर्यारोहण 
यांची पात्रता, प्रशिक्षण, अनुभव याबाबतचे निकष इंडीयन माठंटेनिअरींग फाउंडेशनने ठरविलेले 
आहेत. त्या निकषांनुसार हिमालयातील गिर्यारोहण केलेले असावे. गिर्यारोहण केलेल्या शिखराची 


पृष्ठ ४५ पैकी ३१ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


उंची ६००० मी. पेक्षा अधिक असावी व सर्वोच्च उंची सर केलेल्या व्यक्‍तीस प्राधान्य देण्यात येईल. 
गिर्यारोहणातील साधन सामुग्रीचे प्रमाणीकरण करण्याचे कार्य इंटरनॅशनल माउंटेनियरिंग अँड 
क्लाइंबिंग फेडरेशन (युआयएए www.theuiaa.org) मार्फत केले जाते. त्यांनी प्रमाणित केलेली 
वैयक्तिक बचाव साधने गिर्यारोहण करताना वापरलेली असणे आवश्‍यक आहे. गिर्यारोहणासाठी 
वापरली जाणारी साधनसामुग्री, देखभाल, साठवणूक आणि तपासणी ही त्या त्या साधन सामुग्रीच्या 
उत्पादकाने दिलेल्या सूचनेप्रमाणे व गिर्यारोहणाच्या आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय राज्य शिखर संघटना 
यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार असावे. 
(२) प्रस्तरारोहण - प्रस्तरखंड, प्रस्तर भिंती, प्रस्तर सुळके यांवर प्रस्तरारोहणाचे तांत्रिक कौडल्य आणि 
साधनांचा वापर करुन केलेले आरोहण. सुमारे ६० अंज्ञापेक्षा जास्त कोन असलेल्या वेगवेगळया प्रस्तर 
भिंती, सुळके यांच्यावरील लहान लहान उंचवटे, खोबणी, खाचा, फटी, भेगा, कोपरे अशा नैसर्गिक 
वैगुण्यांचा, हाता पायांच्या सहाय्याने आधार घेत व सुरक्षेसाठी दोर, प्रस्तर खिळे इत्यादीचा वापर करुन 
प्रस्तर भिंती, सुळके यांच्यावर केलेले आरोहण म्हणजे प्रस्तरारोहण. 
प्रस्तरारोहण उपक्रमांचे आयोजन इंडियन माठउंटेनिअरींग फाउंडेऱन या राष्ट्रीय शिखर संघटनेच्या 
मार्गदर्शक तत्वानुसार केलेले असावे. 
(३) सायकलवर देश प्रवास/जग प्रवास/आव्हानात्मक मोहिमा - देशांतर्गत सायकलद्वारे पुर्व, पश्चिम, 
दक्षिण, उत्तर व मध्य या विभागातील राज्यांमधून प्रवास केलेला असावा. तर जग प्रवासामध्ये पाच 
खंडामधील विविध देशामधून प्रवास केलेला असावा. सायकल प्रवास हा दुर्गम पर्वत रांगा, मोहिमा, 
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोहिम, अल्ट्रा एंडूरन्स मोहिमा अशा मोहिमांची काठिण्य बाबी विचारात घेण्यात 
याव्यात. उदा. आयर्न मॅन म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काठीण्य गणल्या जाणा-या उपक्रमांमधील 
कामगिरी ही विचारात घेतली जाईल. 


ब) हवाई साहसी खेळातील प्रकार 

१) हवेत उड्डानाचे तांत्रिक Gres आणि सुरक्षा साधनांचा वापर करुन केलेले हवेतील साहस तथा उड्डान 
तसेच उड्डानांच्या तांत्रिक बाबींचा स्वतंत्रपणे वापर करुन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुढील उपक्रम 
आयोजित केले जातात. उदा. पॅराग्लायडींग, पॉवर पॅराग्लायडींग (पॅरामोटर), हँग ग्लायडींग, पॉवर हँग 
ग्लायडींग, पॅरा जंपिंग (स्काय डायव्हींग), ग्लायडिंग, हीट एअर बलून, मायक्रो लाईट इत्यादी खेळाच्या 
मोहीमा व स्पर्धा. सदर उपक्रम स्वतंत्रपणे आयोजित केले जात असले तरी ते उपक्रम हवेतील साहसी क्रीडा 
प्रकाराचा भाग आहेत. या हवेतील साहसी खेळांचे राष्ट्रीय पातळीवरील संपुर्ण नियमन दिल्लीच्या एअरो क्लब 
ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय संघटनेमार्फत केले जाते. हवेतील साहसी क्रीडा प्रकारांचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय 
पातळीवरील मोहिमा व स्पर्धांचे नेतृत्व करणारे, त्यात भाग घेणारे स्पर्धक यांचे पात्रता, अनुभव याबाबतचे 
निकष एअरो क्लब ऑफ इंडियाने ठरविलेले आहेत. त्या निकषांनुसार उपरोक्‍त हवेतील साहसी खेळांच्या 
मोहिमा किंवा स्पर्धाचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील आयोजन झालेले असावे. 


2) हवाई साहसी क्रीडा प्रकारांसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य हे FAl (फेडरेशन ऑफ एअरॉनॉटीक 
इंटरनॅशनल) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या नियमाप्रमाणे अद्यावत असले पाहिजे. तसेच पायळट/ मार्गदर्डक/ 
पर्यायी पायळट यांचेकडे FAI (फेडरेशन ऑफ एअरॉनॉटीक इंटरनेशनल) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे पायलट 
प्रमाणपत्र असणे आवश्‍यक आहे. 


३) त्यांनी योग्य त्या मान्यताप्राप्त संस्थेचे किमान दर्जाचे प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण घेतले असले पाहिजे. 


पृष्ठ ४५ पैकी ३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


४ त्यांनी किमान २०० दिवस हवेत उड्डान किंवा कमीत कमी १०० तास हवेत तरंगले असले पाहीजे. 


५) कामगिरी, दीर्घ अंतर पार करण्याचा विक्रम डिजीटळ अल्टीमिटर व जि.पी.एस. वापरुन तसेच 
सुरक्षिततेच्या नियम व अटीनुसार योग्य त्या हवामानामध्येच केलेली असावी. 


६) मोहिम, विक्रम, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेतील सहभागासाठी दिल्लीच्या Aero Club of India यांची 
मान्यता असणे आवश्‍यक आहे. 


७ राष्ट्रीय पातळीवर Aero Club of ॥08 व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर FAI या शिखर संस्थेनी किंवा तिच्या 
मान्यतेने आयोजित केलेल्या स्पर्धेतील कामगिरीचे प्रमाणपत्र, निकालपत्र असले पाहिजे. किंवा त्या निकाल 
पत्रांच्या आधारे स्थापित झालेले राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय विक्रम नोंदविले असावे. 


८) साधन सामुग्री : पॅराग्लायडींग, पॉवर पॅराग्लायडींग (पॅरामोटार), ST ग्लायडींग, पॉवर हँग ग्लायडींग, पॅरा 
जंपिंग (स्काय डायव्हींग) साठी लागणारे सर्व साहित्य हे FAI या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने स्पर्धेमध्ये वापरण्यासाठी 
मान्यता दिलेले साहित्य असले पाहिजे. 


९) पॅरा जंपिंग/स्काय डायव्हींग SSA उंची किमान ५,००० मी. व प्रथम भारतीय ठरण्या इतपत किंवा राष्ट्रीय 
विक्रमाची कामगिरी असावी. 


qo) CS मार्गदर्शक सुचना - 

१. पायलटकडे एअरो क्लब ऑफ इंडियाने जारी केलेले ४५ स्पो्टींग लायसन्स असावे. 

२. हे ST लायसेन्स बरोबरच पायलटकडे किमान २०० तासांचा हवेत उड्डान अनुभवाचा लिखीत पुरावा 
असावा. 

३. उड्डाण करण्यासाठी पायलट वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम असावा. 


४. CSA ऑपरेटर/पायलटने व त्यांच्या बरोबर उड्डान करणा-या व्यक्‍तीने हवेतील vera प्रमाणित 
साधन सामग्रीचा वापर केलेला असणे आवश्यक आहे. 


क) जल साहसी क्रीडा प्रकार 


(१ साहसी सेलींग साठी प्रकार - (शिडाची बोट), सेलींग अराऊंड दि वर्ल्ड सिंगल SSs विदाऊट एनी 
स्टॉप, सेलींग अराऊंड दि वर्ल्ड सिंगल sss विथ स्टॉप, सेलींग अराऊंड दि वर्ल्ड विथ क्रु विदाऊट एनी 
स्टॉप, सेलींग अराऊंड दि वर्ल्ड विथ क्रु विथ स्टॉप 

(२ खाडी पोहणे (इंग्लिश खाडी (इंग्लंड ते फ्रान्स), कुकस्ट्रीट खाडी (न्युझिलंड), जिब्राल्टर खाडी, 

पाल्कस स्ट्रीट (श्रीलंका) खाडी) व समुद्र पोहणे (किमान २१ कि.मी.) पेक्षा अधिक अंतराची कामगिरी 

विचारात घेण्यात येईल. 

> झुरीज/इटाली/ग्रीस व अन्य आंतरराष्ट्रीय लांब पल्ल्याच्या) १० कि.मी. च्या वरील (साहसी जलतरण 
स्पर्धा) 

> भारतीय जलतरण महासंघाद्वारे आयोजित/पुरस्कृत करण्यात येणा-या देशातील १४ कि.मी. किंवा 
त्यापेक्षा जास्त अंतराच्या स्पर्धा 

> गुजरात राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत आयोजीत करण्यात येणारी अखिल भारतीय विर 
सावरकर सागरी जलतरण स्पर्धा 


पृष्ठ ४५ पैकी ३३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


> केंद्र किंवा राज्य शासनाद्वारे आयोजित करण्यात येणा-या १० कि.मी. पेक्षा जास्त अंतराच्या सागरी 
साहसी जलतरण स्पर्धा 

> इंग्लिश खाडी (इंग्लंड ते फ्रान्स), कुकस्ट्रीट (न्युझिलंड) खाडी पोहणे यामध्ये अतिथंड पाण्यातील पोहणे, 
तसेच हाय टाईड, लो टाईड, व हवेचे तापमान, थंड पाण्याचे प्रमाण, वाहत्या प्रवाहात नैसर्गिकदृष्ट्या 
प्रतिकूल परिस्थिती, लाटांची उंची, पोहण्याचे अंतर (कि.मी) जागतिक मान्यता प्राप्त खाडया इ. बाबतचे 
पुरावे सादर करणे आवश्‍यक आहे. 

> जल साहसी क्रीडा प्रकारात समुद्र व खाडीवरील साहसी क्रीडा प्रकार याकरीता महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड 
(MMB) / राज्यातील अधिकृत राज्य संघटना यांच्या जलक्रीडा धोरणातील नमूद नियम व नियमावली 
बंधनकारक राहील. 

> जल साहसी उपक्रमास आंतरराष्ट्रीय जलतरण महासंघाद्वारे अथवा संबंधित देशातील संस्था, भारतीय 
जलतरण महासंघाद्वारे आयोजित किंवा मान्यता प्रदान असणे आवश्‍यक आहे. 

> राज्य संघटनांना /आयोजकांना भारतीय महासंघाची मान्यता आहे अशा संघटनांनी मान्यता अथवा 

प्रमाणित केळेळे भारतातील साहसी उपक्रम पुरस्कारासाठी ग्राह्य समजण्यात येईल. 

केंद्र / राज्य शासनातर्फे आयोजित साहसी उपक्रम. 

> अधिकृत राज्य संघटनेद्वारे किंवा मान्यता प्रदान केलेल्या अधिकृत जिल्हा संघटना/क्लबद्वारा आयोजित 
साहसी उपक्रम. 

> अर्जदाराच्या पाच वर्षापैकी तीन वर्षातील उत्कृष्ट कामगिरी विचारात घेण्यात यावी. 

> अर्जदाराच्या पुरस्कार वर्षाच्या लगतपुर्व ५ वर्षांपैकी तीन वर्षातील उत्कृष्ट कामगिरी विचारात घेण्यात 
यावी. ५ वर्षाच्या साहसी क्रीडा कामगिरीमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील किमान एक खाडी यडास्वीपणे 
पोहून पुर्ण करणे अनिवार्य आहे. 

> आव्यक तेथे संबंधित पोर्ट ट्रस्टची परवानगी घेण्यात यावी. 


Vv 


परिशिष्ट “अ-४.१” 
नमुना-अ 
(साहसी उपक्रमाची माहिती) 
वेण तत धिर 
अ.क्र. उपक्रमाचे नाव | स्तर | अंतर | ठिकाण | प्रमाणीत करणारी | कालावधी व उपक्रम पूर्ण 
संस्था/युनीट वेळ करण्यासाठी 
लागलेली वेळ 
स्वाक्षरी 
अर्जदाराचे नाव....................................... 


पृष्ठ ४५ पैकी ३४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-५” 
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) 
नियम क्र. 9) संक्षिप्त नांव : 
या नियमांना "शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) नियम, २०२२" असे संबोधण्यात यावे. 


नियम क्र. २) उद्दीष्ट: अपंग व्यक्‍ती (समानसंधी, हक्काचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम,१९९५ च्या 
व्याख्येनुसार अपंग व्यक्‍तींनी क्रीडा क्षेत्रातील विशोष उल्लेखजीय कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील अपंग 
खेळाडूंचा गौरव करणे हे या पुरस्काराचे उद्दिष्ट आहे. 


नियम क्र. ३) दरवर्षी दोन पुरुष व दोन महिला खेळाडूंना हा पुरस्कार देण्यात यावा. (यामध्ये जलतरण व मैदानी 
खेळ या दोन क्रीडा प्रकारासाठी पुरुष व महिला असे स्वतंत्र पुरस्कार चक्राकार पध्दतीने देण्यात यावे व इतर खेळ 
प्रकारासाठी एक पुरुष व एक महिला स्वतंत्र पुरस्कार देण्यात यावा. 


नियम क्र. ४) पात्रतेचे निकष : 


(१ Rae पॅराऑलिम्पिक कमिटी ऑफ इंडिया व्दारा अथवा एकविध पॅरा ऑलिम्पिक संघटनाद्वारा 
आयोजित वरिष्ठ गटातील राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धेत अत्युत्कृष्ट नैपुण्य दाखविणारे खेळाडू पुरस्कारासाठी पात्र 
राहतील. वरील दोन पैकी एकच स्पर्धा पुरस्कार वर्षामध्ये ग्राह्य धरण्यात येईल. 


(२) महाराष्ट्र पॅरा ऑलिम्पिक संघटनेव्दारा अथवा एकविध पॅरा ऑलिम्पिक संघटनाद्वारा आयोजित वरिष्ठ 
गटातील राज्य अजिक्यपद स्पर्धेत अत्युत्कृष्ट नैपुण्य दाखविणारे खेळाडू पुरस्कारासाठी पात्र राहतील. वरील 
दोन पैकी एकच स्पर्धा पुरस्कार वर्षामध्ये ग्राह्य धरण्यात येईल. 

(३) पुरस्कार वर्षातील ३० जून रोजी संपणाऱ्या वर्षासह लगतपूर्व पाच वर्षातील एखाद्या खेळाडूची 
आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य अजिंक्यपद पातळीवरील कामगिरी विचारात घेतली जाईल. या पाच वर्षापैकी 
सर्वाधिक चांगल्या तीन वर्षाच्या कामगिरीचे मूल्यमापन व गुणांकन केले जाईल. सुचविलेल्या पाच वर्षापैकी 
किमान तीन वर्षे नॅशनळ पॅरा ऑलिम्पिक sega ऑफ इंडिया व्दारा आयोजीत अधिकृत राष्ट्रीय 
अजिंक्यपद स्पर्धेत सहभाग घेतलेला असणे आवश्यक आहे. 


(४) एखादा खेळाडू एक वा दोन वर्षाच्या कामगिरीच्या आधारे पुरस्कारासाठी पात्र ठरत असेल तर त्याला 
वरील (३) मधील तीन वर्षे सहभागाची अट लागू होणार नाही. 


(4) आंतरराष्ट्रीय स्पर्धापैकी इंटर नॅशनल पॅरालिंपिक कमिटी कडून मान्यताप्राप्त स्पर्धांच्या प्रमाणपत्राचे गुणच 
फक्त ग्राह्य धरण्यात येतील. 


(६) वैयक्तिक स्पर्धा व सांघिक स्पर्धा हे भिन्न प्रकार असल्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित खेळाडूंना शिवछत्रपती राज्य 
क्रीडा पुरस्कार देण्यासाठी खालीलप्रमाणे निकष राहतील-: 


|. अपंगाच्या खुल्या गटातील राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत सुवर्ण/रौप्य/कास्य पदक विजेते खेळाडू 
पुरस्कारासाठी अर्ज करु हाकतील. 
॥. प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करुन गुणकोष्टकाच्या आधारे सर्वोत्कृष्ट खेळाडूंची निवड करण्यात येईल. 
॥. वैयक्तिक व सांघिक खेळासाठी खाली दिलेल्या गुणकोष्टकात दर्शविलेल्या गुणपध्दती नुसार खेळाडूस गुण 
देण्यात यावेत. 


पृष्ठ ४५ पैकी ३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


IV. या गुण कोष्टकाप्रमाणे वैयक्तिक व सांघिक स्पर्धामध्ये जे खेळाडू १६ किंवा त्यापेक्षा अधिक गुण प्राप्त करतील 
ते खेळाडू पुरस्कारासाठी पात्र राहतील व गुणानुक्रमे प्रथम असलेल्या खेळाडूची पुरस्कारासाठी निवड 
करण्यात येईल. 

४. अपंग प्रवर्गामध्ये दोन खेळाडूंना समान सर्वाधिक गुण प्राप्त झाले असतील तर त्यापैकी वयाने ज्येष्ठ 
असलेल्या खेळाडूचीच निवड पुरस्कारासाठी करण्यात यावी. 

(७) ज्या खेळाडूंचा जन्म महाराष्ट्रात झाला असेल किंवा सलग १५ वर्ष राज्यात रहिवासी असेल असेच खेळाडू 
या पुरस्कारास पात्र ठरतील. 
(८) सामान्य खेळाडू प्रमाणेच दिव्यांग खेळाडूंना ही फक्त मैदानी खेळ, जलतरण या क्रीडा प्रकारांसाठी चक्राकार 
पध्दतीने स्वतंत्र पुरुष आणि महिला गटाच्या खेळाकरीता पुरस्कार देण्यात यावा. उर्वरीत सर्व खेळांसाठी 
मिळून गुणांक (मेरीट) प्रमाणे पुरुष आणि महिला असा प्रत्येकी दोन पुरस्कार देण्यात यावेत. 


नियम क्र. ५) मूल्यांकनासाठी गुण कोष्टक 


अ.क्र क्रीडा स्पर्धेचा स्तर स्पधेतील खेळाडूची कामगिरी 
पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक सहभाग 
१. | पॅरालिपिक क्रौडा स्पर्धा थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार 
२. | जागतिक पेरा क्रोडा स्पर्धा/एशियन पॅरा थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार १२ 
गेम्स/कॉमनवेल्थ पॅरा गेम्स (दर ४ वर्षानी आयोजित 
होणारी स्पर्धा) 
३. | आशियायी परा अजिक्यपद स्पर्धा (वरिष्ठ गटो/ १२ ११ १० ०९ 


कॉमनवेल्थ पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धा (वरिष्ठ गट) 
ज्युनि. वर्ल्ड पॅरा अजिक्यपद स्पर्धा 


४. | वरिष्ठ परा राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धा ०९ ०८ ०७ ०२ 
५. | वरिष्ठ परा राज्य अजिक्यपद स्पर्धा ०७ of ०५ poo 
६. । परा नशनल गेम्स ०९ ०८ ०७ ०२ 


नियम क्र. ६) पुरस्कारासाठी पात्र क्रीडा व खेळ प्रकार : 

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू) साठी पॅरा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा मध्ये समाविष्ट असलेले 
क्रीडा प्रकार व आगामी काळात समाविष्ट होणारे क्रीडा प्रकार ग्राहय राहातील. 

नियम क्र. ७ अर्ज करण्याची पध्दत: 

(१) या पुरस्काराकरिता खेळाडूंना RAG पॅरा ऑलिम्पिक कमिटी ऑफ इंडिया यांचेशी संलग्न असलेल्या राज्य 
संघटनेव्दारे अथवा वैयक्तिकरित्या अर्ज करता येईल. 

(२) राज्य संघटनेव्दारे अर्ज सादर करताना संघटनेने त्यांच्या सचिवाने प्रमाणित केलेला संबंधित खेळाडूच्या 
विहित नमुन्यातील वैयक्तिक तपशिला सोबत खालील कागद पत्रे जोडावीत :- 

(अ) खेळाडूंची सलग पाच वर्षात राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळविलेल्या क्रीडा नैपुण्य विषयक 
कामगिरी संबधिच्या प्रमाणपत्राच्या झेरॉक्स प्रती सादर कराव्यात व त्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने प्रमाणित केलेल्या 
असाव्यात. नॅशनल पॅराऑलिम्पिक कमिटी ऑफ इंडियाशी संलग्न असलेल्या राज्य संघटनेने प्रदान केलेल्या 
विजेतेपदा बाबतची प्रमाणपत्रे. 

(ब) खेळाडूंचे पासपोर्ट आकाराचे पाच फोटो, महाराष्ट्र राज्यातील अधिवास प्रमाणपत्र. 

पृष्ठ ४५ पैकी ३६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


(क) कार्यकारी समितीने संमत केलेल्या ठरावाची प्रत. 
(ड) पुरस्कार वर्षा लगतपूर्व पाच वर्षामध्ये राष्ट्रीय/राज्य संघटनेने आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/ 
राज्यस्तरीय अधिकृत अजिंक्यपद स्पर्धांची ठिकाणे व कालावधी याबाबतची माहिती संघटनेचे सचिव व अध्यक्ष 
यांनी साक्षांकीत करुन परिशिष्ट अ- ५.१ मध्ये विहीत केलेल्या नमुन्यात परिशिष्ट-अ ५.३ मधील प्रमाणपत्रासह 


सादर करावी. 


(३) वैयक्तिकरित्या अर्ज सादर करताना खेळाडूने विहित नमुन्यातील वैयक्तिक avatar सोबत पोटनियम (२) 
मधील (आ), (ब) व (ड) येथे नमूद केलेली कागदपत्रे स्वसाक्षांकीत करुन जोडावीत. सादर केलेले प्रमाणपत्र खोटे 
आहे असे आढळून आल्यास त्या खेळाडू विरुध्द कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


(४) आयुक्‍त स्वत:हून पुरस्कारासाठी सुयोग्य असणाऱ्या खेळाडूंच्या नावांची शिफारस पुरस्कार निवड समितीकडे 


करु Whdle. 


(५) अपूर्ण अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. 


परिशिष्ट “अ-५.१” 


अ.क्र स्पर्धेचे नाव स्पर्धेचा स्तर ठिकाण कालावधी प्राविण्य 
१ते 
१० 
दिनांक : स्वाक्षरी 
स्थळ सचिव / अध्यक्ष 


पृष्ठ ४५ पैकी ३७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-५.२” 
(१ खेळाडूचे नांव :- कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती 
(२) पत्ता = 
(3) खेळाचा प्रकार :- 
अ। स्पर्धेचे नांव | eee | ठिकाण | कालावधी |। स्पर्धेतील कामगिरी | स्पर्धा अधिकृत अजिक्यपद 
क्र स्तर प्रथम/व्दितीय/तृती | स्पर्धा आहे किंवा नाही, 
य याबाबतचे स्वयंस्पष्ट 
अभिप्राय. 
१ २ 3 8 दु & 9 
२ 
३ 
४ 
षु 
परिशिष्ट “अ-५.३” 


प्रमाणित करण्यात येते की, कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती 
खेळाडू नोंदणी क्रं. हे/या 
आ वजा जड या खेळाचा खेळाडू असून या खेळास पॅरा ऑलिम्पिक कमिटी ऑफ इंडिया / महाराष्ट्र राज्य पॅरा 
ऑलिम्पिक संघटनेची मान्यता आहे. कुमार/कुमारी/श्री./श्रीमती 
यांनी अर्जामध्ये नमूद केलेली कामगिरी, संघटनेच्या कागदपत्रांनुसार बरोबर आहे/नाही. 

कुमार/कुमारी/श्री/श्रीमती हे/या एकलव्य राज्य क्रीडा 
पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास पात्र आहेत/नाहीत. 


स्थळ : 
दिनांक: 
संघटनेचीमोहोर (स्वाक्षरी) (स्वाक्षरी) 
सचिव अध्यक्ष 
संघटनेचे नाव संघटनेचे नाव 


टिप: () अपात्र प्रमाणित केलेल्या खेळाडू बाबतची स्वयंस्पष्ट कारणमीमांसा स्वतंत्र कागदावर संघटनेचे सचिव 
व अध्यक्षांच्या संयुक्‍त सही शिक्‍्यानिशी देण्यात यावी. 
(i) OP] असेल तेथे (५) अशी खूण करावी. 


KKKKK 


पृष्ठ ४५ पैकी ३८ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट “अ-६” 
जिल्हा क्रीडा पुरस्कार 


नियम क्र. १ संक्षिप्त नांव : 
या नियमांना "जिल्हा क्रीडा पुरस्कार नियम, २०२२" असे संबोधण्यात यावे. 


नियम क्र. २) उद्दिष्ट : जिल्हयातील गुणवंत क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक यांच्या कार्याचे/योगदानाचे मूल्यमापन 
होऊन त्यांचा गौरव व्हावा व प्रोत्साहन मिळावे, हे या क्रीडा पुरस्काराचे उद्दिष्ट आहे. 
नियम क्र. ३) पुरस्काराचे स्वरुप : 
(१) या पुरस्कारामध्ये खालील बाबींचा समावेञञा राहील. 
(अ) प्रमाणपत्र रुपये २५०/- प्रत्येकी 
() स्मृतिचिन्ह रु. १,५००/- प्रत्येकी 
(क) रोख रुपये १०,०००/- (रु. दहा हजार फक्त) 
(२) दरवर्षी प्रत्येक जिल्हयात जास्तीत जास्त पाच पुरस्कार देण्यात येतील. 
(अ।। गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार - एक 
(ब गुणवंत खेळाडू पुरस्कार - तीन (१ महिला, १ पुरुष व १ दिव्यांग खेळाडू) 
(३) सदर पुरस्कार दोन किंवा अधिक व्यक्तिना विभागून दिला जाणार नाही. 
(४) एखाद्या वर्षी पुरस्कारासाठी पात्र अशी व्यक्ति आढळून न आल्यास पुरस्कार घोषित केला जाणार नाही. 


(५) एखाद्या वर्षी हा पुरस्कार देण्यात न आल्यास पुढील वर्षासाठी ज्यादाचा पुरस्कार म्हणून गणण्यात येणार 
नाही. 


(६) सदर पुरस्कार मरणोत्तर दिला जाणार नाही. 

नियम क्र. ४) पुरस्काराचे वर्ष: पुरस्कार वर्ष दिनांक १ जुलै ते ३० जून असे राहील. 

नियम क्र. ५) पात्रतेचे निकष: 

(१ पुरस्कारासाठी अर्ज करणा-या अर्जदाराचे महाराष्ट्रात सलग १५ वर्षे वास्तव्य असले पाहिजे. 

(२) संबंधित जिल्हयामध्ये 
(अ) क्रीडा मार्गदर्शक म्हणून सतत दहा वर्षे महाराष्ट्रात क्रीडा मार्गदर्शनाचे कार्य केले असले पाहिजे व 
त्याने वयाची ३५ वर्षे पूर्ण केलेली असणे आवश्‍यक आहे. गुणांकना करिता त्या जिल्हयातील खेळाडूंचीच 
कामगिरी ग्राहय धरली जाईल. 
(ब) खेळाडूने पुरस्कार वर्षासह लगतपूर्व ५ वर्षांपैकी २ वर्षे त्या जिल्हयाचे मान्यता प्राप्त खेळांच्या 
अधिकृत स्पर्धामध्ये प्रतिनिधित्व केळे असले पाहिजे. 

(३) एका जिल्हयामध्ये जिल्हा क्रीडा पुरस्कार प्राप्त करणारी व्यक्‍ती राज्यातील अन्य जिल्हयात जिल्हा 

पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहणार नाही. 

(४) एकदा एका खेळामध्ये किंवा एका प्रवर्गामध्ये जिल्हा क्रीडा पुरस्कार प्राप्त केलेली व्यक्‍ती पुन्हा त्याच खेळात 

किंवा प्रवर्गात जिल्हा क्रीडा पुरस्कार मिळण्यास पात्र असणार नाही. 


पृष्ठ ४५ पैकी ३९ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


नियम क्र. ६) गुणांकन पध्दती : 
(एक) गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कारासाठी निवड करण्याची कार्यपध्दती खालील प्रमाणे राहील. 


(अ) गेल्या १० वर्षात किमान वरिष्ठ गटातील राज्य व राष्ट्रीय पदक विजेते तसेच कनिष्ठ शालेय, ग्रामीण व 
महिला (खेलो इंडिया) मधील राष्ट्रीय स्तरापर्यंतचे पदक विजेते खेळाडू तयार केळे असतील असा क्रीडा 
मार्गदर्शक जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहील. 


(ब) क्रीडा मार्गदर्शकासाठी पात्रता निकष खालील प्रमाणे राहतील. 


(i) सांघिक अथवा वैयक्तिक मान्यता प्राप्त क्रीडा प्रकारात नॅशनल गेम्स, वरीष्ठ राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत 
प्रतिनिधीत्व केलेला खेळाडू अथवा राज्य/जिल्हा अजिंक्यपद स्पर्धेत प्रथम तीन क्रमांकापर्यन्त यहा मिळविणारे 
किमान तीन खेळाडू घडविणारा मार्गदर्शक. 


(i) एखादया खेळाडूचे वेगवेगळे मार्गदर्शक असू शकतात व त्या सर्वांनी एकाच वर्षी पुरस्कारासाठी अर्ज केला 
असेल तर ज्या क्रीडा मार्गदर्शकांनी खेळाडूस सुरवातीच्या काळात मार्गदर्शन केले असेल त्या क्रीडा मार्गदर्शकास 
प्राधान्य देण्यात यावे. 


॥) क्रीडा मार्गदर्शकांनी खेळाडूस किती वर्षे प्रशिक्षण दिले याचेही तुलनात्मक मूल्यमापन करण्यात यावे. 


(iv) विहीत नमुन्यातील अर्ज संघटनेमार्फत अथवा वैयक्तिकरित्या विहीत मुदतीत सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


(v) अर्जदाराने मार्गदर्शन केलेल्या खेळाडू / खेळाडूंची विहित नमुन्यातील हमीपत्र अर्जा सोबत स्वतंत्रपणे जोडणे 
आव्यक आहे. ( हमीपत्राचा विहित नमुना पुरस्कार अर्जाच्या नमुन्या सोबत जोडला आहे.) 


क्रीडा मार्गदर्शक गुणांकन तक्ता (सांघिक व वैयक्तिक खेळ) 


अ.क्र खेळाचास्तर क्रमांक व गुण 
पहिला | दुसरा | तिसरा | चौथा | सहभाग त्या स्पर्धेतील 
उच्चांकनासाठी जादा 
गुण 

ia . | जागतिक चषक/अजिक्यपद स्पर्धा ०९ ०८ ०७ =| ०६ ०५ ०४ 
(ज्युनिअर गट) 

२. | जागतिक चषक/अजिक्यपद ०८ ०७ ०६ ०५ ०४ 03 
(सब ज्युनिअर गट) 

३. | नेशनल गेम्स ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ 

४. | वरिष्ठ राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धा ०६ ०५ ०४ 03 ०२ a ce 

५. | जागतिक/ एशियन शालेय क्रौडा ०६ ०५ ०४ ०३ ०२ oT 
स्पर्धा (१९ वर्षाखालील) 

६. | कनिष्ठ राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धा ०५ ०४ 03 ०२ ae |= | 

७. । राष्ट्रीय शालेय व केंद्र शासनामार्फत | ०५ ०४ ०३ णं णि | 


आयोजित क्रीडा स्पर्धा (१९ 
वर्षाखालील) 


पृष्ठ ४५ पैकी ४० 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


८. | वरीष्ठ राज्य अजिक्यपद स्पर्धा ०५ ०४ ०३ णि गि ॥ | 
९. | राज्य शालेय व केद्र शासनामार्फत ०४ ०३ ०२ ष्‌ “| | 
आयोजित क्रीडा स्पर्धा 
(१९ वर्षाखालील) 
| 90. | ०. | वरीष्ठ जिल्हा अजिक्यपद स्पर्धा 03 ०२ |. केने . | १ | -- 1 -- foe 


(दोन) खेळाडू पुरस्कारासाठी निवड करण्याची कार्यपध्दती खालील प्रमाणे राहील. 

() खेळाडूंची मान्यताप्राप्त खेळाच्या अधिकृत राज्य/राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धेमधील पुरस्कार वर्षाच्या लगतपूर्व 
पाच वर्षातील राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील वरीष्ठ/कनिष्ठ झालेय, राष्ट्रीय शालेय व केंद्र शासनामार्फत आयोजित 
क्रीडा स्पर्धा मधील राष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरी लक्षात घेण्यात यावी. यापैकी उत्कृष्ट ठरणाऱ्या तीन वर्षाच्या 
कामगिरीचा विचार गुणांकन कोष्टकाप्रमाणे करण्यात यावा. 


(i) खेळाडूने त्यांचा अर्ज विहीत नमुन्यात व विहित मुदतीत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. 
(ii) खेळाडूने स्पर्धांच्या मूळ प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकित प्रती सोबत सादर करणे आवश्‍यक राहील. 
(iv) खेळाडूंचा अर्ज अधिकृत जिल्हा संघटनेमार्फत शिफारस करुन सादर करणे आवश्यक राहील. तथापि, 
अपवादात्मक परिस्थितीत खेळाडू वैयक्तिकरित्या अर्ज करु शकतील. 
(v) खालील आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी खेळाडूस जिल्हा क्रीडा पुरस्कार थेट देण्यात यावा. असा पुरस्कार 
ज्यादाचा पुरस्कार समजण्यात यावा. 
१. एशियन गेम्स, 
२. कॉमनवेल्थ गेम्स, 
३. जागतिक अजिंक्यपद क्रीडा स्पर्धा (वरीष्ठ गट) 
४. जागतिक चषक क्रीडा स्पर्धा (वरीष्ठ गट) 
५. आशियाई अजिंक्यपद स्पर्धा (वरीष्ठ गट) 
६. राष्ट्रकुल अजिंक्यपद स्पर्धा (वरीष्ठ गट) 
७. यूथ ऑलिम्पिक गेम्स्‌, युथ कॉमनवेल्थ गेम्स्‌, युथ जागतिक अजिंक्यपद/युथ जागतिक चषक स्पर्धा 
(vi) (१) ज्या खेळात वैयक्तिक कामगिरीवर विजेते अथवा उपविजेते पद ठरले जाते ते खेळ अथवा क्रीडा प्रकार 


वैयक्तिक खेळ म्हणून संबोधण्यात येतील. उदा. कुस्ती, अँथलेटिक्स (रिले सोडून), बॅडमिंटन (एकेरी), टेबल 

टेनिस (एकेरी) इत्यादी. 

(२) ज्या खेळामध्ये दोन अथवा दोनापेक्षा जास्त खेळाडू एकत्रित खेळून सांधिक कामगिरीच्या आधारावर 

विजेते/उपविजेते पद मिळवितात अशा क्रीडा प्रकारांना सांघिक खेळ म्हणून संबोधण्यात यावे. उदा. 

अँथलेटिक्स (रिले), बॅडमिंटन (दुहेरी/मिश्र), टेनिस (दुहेरी/मिश्र), टेबल टेनिस (दुहेरी/मिश्र) इत्यादी. 

ज्या खेळामध्ये वैयक्तिक व सांघिक अशा संयुक्त स्पर्धा होतात (उदा. SHAS Ry, eRe, जलतरण, 

टेनिस, टेबल टेनिस, बॅडमिंटन इ.) अशाच खेळांसाठी खालील देण्यात आलेले गुणोत्तर प्रमाण ग्राहय धरण्यात 
पृष्ठ ४५ पैकी ४१ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


येईल व त्यानुसार क्रीडा कामगिरीचे गुणांकन करण्यात येईल. ज्या खेळांमध्ये फक्त सांघिक स्पर्धा अथवा 
wad वैयक्तिक स्पर्धा असतील तर त्यांच्या क्रीडा कामगिरीचे नियमित सर्व साधारण गुणांकनानुसार गुणांकन 
करण्यात येईल. 

(३)सांघिक क्रीडा प्रकारासाठी गुणांकन हे संघातील खेळाडूच्या संख्येनुसार गणण्यात येईल. 


(४) एखादया वैयक्तिक प्रकाराचे गुणांकन A आहे. तर सांघिक क्रीडा प्रकाराचे गुणांकन खालीलप्रमाणे 
करण्यात येईल. 
उदा. एका संघात दोन खेळाडू असतील तर :- १.५ XA >संघातील खेळाडू संख्या (A म्हणजे उदा.जागतिक 
अजिंक्यपद स्पर्धा - प्रथम क्रमांक १२ गुण) 
१.५) १२०२3९ गुण 
एका संघात तीन किंवा चार खेळाडू असतील तर :- XA >संघातील खेळाडू संख्या 
२>)६१२4४२3६ गुण 
एका संघात पाच ते दहा खेळाडू असतील तर :-- BX संघातील खेळाडू संख्या 
३%१२५५२3७.२ गुण 
एका संघात दहा पेक्षा खेळाडू असतील तर :- ५»%॥:संघातील खेळाडू संख्या 
५१२११५ गुण 


पृष्ठ ४५ पैकी ४२ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


खेळाडूंसाठी गुणांकन कोष्टक 
अ. खेळाचा स्तर क्रमांक व गुण 
क्र पहिला | दुसरा | तिसरा | सहभाग त्या स्पर्धेतील 
उच्चांकनासाठी जादा गुण 

ha] नशनल गेम्स eae | ०९ ०८ ०७ ०५ 
वरीष्ठ राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धा ०९ ०८ ०७ ०६ ०५ 
जागतिक/ एशियन शालेय क्रीडा स्पर्धा (१९ ०८ ०७ ०६ ०५ शि 
वर्षाखालील), ज्युनिअर एशियन चॅपियनश्ीप, 
कॅडेट एज्ीयन चॅँपियनशीप, इंटरनेशनल 
चॅपियनशीप, युथ एशियन गेम्स, ऑल इंडिया 
युनिव्हर्सिटी गेम्स, युवा राष्ट्रीय स्पर्धा. 

४. | कनिष्ठ राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धा ०७ ०६ ०५ ०४ ०३ 

५. | राष्ट्रीय शालेय व केंद्र शासनामार्फत ०६ ०५ ०४ ०२ कि 
आयोजित क्रीडा स्पर्धा(१९ वर्षाखालील) 

६. | वरीष्ठ राज्य अजिक्यपद स्पर्धा ०५ ०४ ०३ 1 - | Poe 

७. | राज्य झालेय व केंद्र शासनामार्फत आयोजित | ०४ ०३ ०२ ति aan 
क्रीडा स्पर्धा (१९ वर्षाखालील) 

८. | वरीष्ठ जिल्हा अजिक्यपद स्पर्धा ०३ ०२ | of | _a ॥___ हे. 


पृष्ठ ४५ पैकी ४३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


दिव्यांग खेळाडूंसाठी गुणांकन कोष्टक 


अ. क्रीडा स्पर्धेचा स्तर स्पर्धेतील खेळाडूची कामगिरी 

क्र. पहिला दुसरा तिसरा सहभाग 

i . | ज्युनि. वल्ड पेरा अजिक्यपद स्पर्धा थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार | थेट पुरस्कार 
आशियाई पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धा (कनिष्ट गट) 
कॉमनवेल्थ पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धा (कनिष्ठ गट) 

२. | वरीष्ठ परा राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धा ०९ ०८ ०७ ०६ 

३. | कनिष्ठ परा राष्ट्रीय अजिक्यपद स्पर्धा/वरिष्ठ ०८ ०७ ०६ ०५ 
पॅरा राज्य अजिंक्यपद स्पर्धा 

४. | कनिष्ठ परा राज्य अजिक्यपद स्पर्धा ०७ ०६ ०५ ०४ 

५. | कनिष्ठ/वरिष्ठ पॅरा जिल्हा अजिक्यपद स्पर्धा ०६ ०५ ०४ ०३ 


नियम क्र. ७ अर्ज करण्याची पध्दत : 
इच्छुक उमेदवार विहीत नमुन्यातील आपले अर्ज त्यांच्या क्रीडा कामगिरीच्या वैयक्तिक माहितीसह विहीत 
मुदतीत संबधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचेकडे सादर करतील. 


नियम क्र. ८) अर्जाची छाननी : 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी त्यांचेकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांची प्राथमिक छाननी करून निकषांच्या आधारे 
अभिप्रायासह ते जिल्हा क्रीडा पुरस्कार निवड समितीसमोर सादर करतील. 


नियम क्र. ९) पुरस्कार निवड समिती: 
जिल्हा क्रीडा पुरस्कार निवड समिती पुढील प्रमाणे गठीत करण्यात येत आहे. 


। १. | जिल्हाधिकारी अध्यक्ष 

2. | विभागीय उपसंचालक, क्रोडा व युवक सेवा सदस्य 

३. | अर्जुन/द्रोणाचार्य पुरस्कारा्थी खेळाडू/मार्गदर्शाक (असल्यास) किंवा सदस्य 
जिल्हा क्रीडा पुरस्कारार्थी (संघटक/क्रीडामार्गदर्शक) 

४. | शिवछत्रपती/राज्य उत्कृष्ट HIST मार्गदर्शक/संघटक कार्यकर्ता/खेळाडू सदस्य 
पुरस्कारार्थी. 

५. | जिल्हा क्रोडा अधिकारी सदस्य राजिंत 


(१ वरील अ.क्र.३ व ४ येथील अशासकीय सदस्याची नियुक्‍ती करण्याचे अधिकार जिल्हा क्रीडा पुरस्कार निवड 
समितीच्या अध्यक्षांना राहतील. 
(२) अशासकीय सदस्यांची मुदत त्या पुरस्कार वर्षा पुरतीच मर्यादित राहील. 


नियम क्र. 90) समितीची मान्यता : 


(9) जिल्हा क्रीडा पुरस्कार निवड समिती निकषांच्या व गुणवत्तेच्या आधारे अर्जांची छाननी करुन योग्य व्यक्तींच्या 
निवडीस मान्यता देईल. 


पृष्ठ ४५ पैकी ४४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु-२०२०/प्र.क्र.९३/क्रीयुसे-२ 


(२) समितीचा निर्णय अंतिम राहील. 

(३) एखादया AH दिलेला पुरस्कार आक्षेपार्ह कारणास्तव रद्द करण्याचा अधिकार समितीस राहील व तसे 
घडल्यास तो पुरस्कार मिळालेली व्यक्‍ती सदर पुरस्कार जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना परत करील. 

(४) पुरस्कारासाठी दबाव आल्यास सदर व्यक्‍ती अपात्र ठरविण्यात येईल. 

(५) पुरस्कारासाठी विचारात घेतलेल्या स्पर्धेच्या काळात जर खेळाडूने उत्तेजक द्रव्य (डोपिंग) घेतल्याचे आढळून 
आल्यास संबंधित खेळाडूस देण्यात आलेला पुरस्कार रद्द करण्याचे अधिकार समितीस राहतील. 

नियम क्र. 99) पुरस्काराचे प्रक्रीयेचे वेळापत्रक : 

(१ जुले महिन्यात अर्ज मागविण्यात येऊन ऑगस्ट महिना अखेर त्यांची छाननी करण्यात यावी. तद्नंतर जिल्हा 
क्रीडा पुरस्कार निवड समिती निकषांच्या व गुणवत्तेच्या आधारे अर्जांची छाननी करुन योग्य व्यक्तींच्या निवडीस 
मान्यता देईल. 

(२) जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात जिल्हा स्तरावर पुरस्कार जाहीर करण्यात यावेत. 

(३) २६ जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी पुरस्काराचे वितरण करण्यात यावे. 

(४) वेळापत्रकामध्ये परिस्थितीनुरुप्बदल करण्याचे अधिकार राखून ठेवण्यात येत आहेत. 


जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी खालील खेळांचा विचार केला जाईल. 


परिशिष्ट “अ-६.१” 
१. विद्या (आर्चरी २३. | मुष्ठीयुध्द (बॉक्सिंग) 
२. | मैदानी क्रोडा स्पर्धा asters) २४. | क्रिकेट 
a बंडमिटन २५. | फूटबॉल 
४. बिलियर्डस अँण्ड स्नुकर २६. | हॅण्डबॉल 
4. कॅरम २७. | हॉको 
६. | बुध्दीबळ (वेस) २८. | 
9 सायकलिंग २९. | कबड्डी 
८. तलवारबाजी (फेन्रि ३०. | कयाकिंग/कॅनोई 
९. । गोल्फ ३१. | खो-खो 
१०. | जिम्नॅस्टिक्स ३२. | भारोत्तोलन (पॉवरलिफ्टिग) 
११. | अश्वारोहण (हॉर्सराईटि ३३. रोग | 
१२. | लॉनटेनिस ३४. | तायक्वांदो 
१३. | मल्लखांब ३५. | व्हालीबाल 
१४. | नेमबाजी (शूटींग) ३६. | वजन उचलणे (वेटलिफ्टिंग) 
१५. | स्केटिंग ३७. | कुस्ती (रेसलिंग) 
१६. | स्क्वॅश ३८. | a 
१७. | जलतरण (स्विमिंग (डायव्हींग, वॉटरपोलो) ३९. | याटींग 
१८. |टेबलटेनिस ss ४0. | सॉफ्टबॉल 
१९. | ट्रायथलॉन ४१. | wat 
२०. | आटयापाटया ४२. | मॉडर्न पेटॉथलांन 
२१. | बास्केटबॉल ४३. | बेसबॉल 
२२. | शरीरसौष्ठव (बॉडीबिल्डिंग) ४४. स्पोर्ट क्लाइंबिग 


KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ४५ पैकी ४५ 


